सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र . ७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे - ५४ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे 

पृष्ठ 

क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व 

३३७ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ३३ ९ 
असलेले नियम व आदेश . 

३४० 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

३८६ 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी २२ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , २५ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


होती . सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी 
दि . २७.०१.२०२० रोजी समाप्त होत आहे. 


कार्यासन अधिकारी यांजकडून 


विधि व न्याय विभाग , 


मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरु 


चौक , 


सदर नियुक्तीस दिनांक २८.०१.२०२० पासुन पुढील आदेशापर्यंत अथवा 
त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ 


दिनांक : - २३ जानेवारी, २०२० . 


अधिसूचना 
क्र . डिजीपी-२५१५/ प्र.क्र . २६३/ का . १४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , 


२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 


१ ९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 


महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 


३. वरील आदेश मागे घेण्याचा /त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार लातूर जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरीता अॅड . मीरा रावसाहेब कुलकर्णी यांची सहायक सरकारी 
वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता पदावर शासन अधिसुचना समक्रमांक 
दि . २८.०१.२०१६ अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली 


वैशाली पं . बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १-७ 


३३७ 


३३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


३. वरील आदेश मागे घेण्याचा /त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

वैशाली पं . बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 


२ 
कार्यासन अधिकारी यांजकडून 

विधि व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २० सप्टेंबर , २०१ ९ . 

अधिसूचना 
क्र . डिजीपी-२३१५/ प्र.क्र .२६३/ का . १४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार जालना जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरीता अॅड . बाबासाहेब विठ्ठलराव इंगळे यांची सहायक सरकारी 
वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसुचना 
समक्रमांक दि . ०८.१०.२०१५ अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात 
आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा 
कालावधी दि . ०७.१०.२०१९ रोजी संपणार आहे . 

सदर नियुक्तीस दिनांक २८.१०.२०१९ पासुन दि . ३१.०३.२०२० अथवा 
त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे . 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील. 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा /त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

वैशाली पं . बोरुडे , 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


४ 
NOTIFICATION 
Law and Judiciary Department, 
Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 
Mantralaya, Mumbai- 400032 , 

Date : 20th August, 2019 
No. SPP- 2019/ U.O.R.29 / D - XIV :- In exercise cf the 
powers conferred by sub -section (8 ) of section 24 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No.ll of 1974 ], 
the Governmentof Maharashtra hereby appoints Adv. P.Y. 
Jadhav as “ SpecialPublic Prosecutor" for conducting the 
S.C.C.No.558 / 2015 pending before Hon ble Judicial 
Magistrate First Class Court, Osmanabad , which is 
arising out C.R. - No.40/ 2015 registered at Osmanabad 
City Police Station , Osmanabad . 

2 . Thefees of Adv P.Y. Jadhav, Special Public 
Prosecutor, shall be paid by Home Department as per 
the proposalapproved by this department 

3 . His appointment is strictly subject to the 
conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers Appointment, Conditions of Service and 
Remuneration ) Rules , 1984 . 

4 . The Government reserves the right to revoke / 
modify / annul the order without assigning any reasons , 


(Vaishali P. Borude ) 
Section Officer, Law & Judiciary Department 


३ 
कार्यासन अधिकारी यांजकडून 

विधि व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ जानेवारी , २०२० . 

अधिसूचना 
क्र . डिजीपी-२३१५/ प्र.क्र . २६५/ का . १४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , 
१ ९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम २४ (३ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार जालना जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरीता अॅड . दिपक नारायणराव कोल्हे यांची सहाय्यक सरकारी 
वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसुचना 
क्र.एजीपी-२३१६/ ३४६/ प्र.क्र .२८ ९/ का .१४ दि . ०२.० ९.२०१६ अन्वये २ वर्षे 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीस देण्यात 
आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दि . ०३.० ९ .२०१९ रोजी समाप्त झाला आहे . 

सदर नियुक्तीस आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशापर्यंत अथवा 
त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे . 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 


५ 
NOTIFICATION 
Law and Judiciary Department 
Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 
Mantralaya, Mumbai- 400032 

Dated: 14th August, 2019 . 
No. SPP-1419/1499 / C.R.170 / D - XIV : - In exercise of 
the powers conferred by sub - section (8 ) of the section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No.ll of 
1974 ), the GovernmentofMaharashtra hereby appoints 
Adv. Rajendra Mugdia as “ Special Public Prosecutor" 
for conducting the Criminal Miscellaneous Application 
No.223/ 19 and CriminalAppealNo.129/ 19pending before 
the Sessions Court, Aurangabad which is arising out of 
Judgement Order dated 21.05.2019 in R.C.C.No.1007/ 
06 , JudicialMagistrate First Class Court, Aurangabad . 

2 . His appointment is strictly subject to the 
conditions of service laid down in the Maharashtra Law 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३३ ९ 


Officers ( Appointment, Conditions of Service and 
Remuneration ) Rules, 1984 . 

3 . Lump sum fees ofRs. 25,000 /- (Rupees Twenty 
Five thousand only ) as quoted by Adv . Rajendra Mugdia 
has been already deposited by the applicant Shri P.K. 
Sharma to the Government, vide R.B.I. challan No.797 , 
dated 02.08.2019- The amount will be paid to Adv. 
Rajendra Mugdia after completion of the case. 

4 . The Government reserves the right to revoke/ 
modify / annual the orderwithout assigning any reasons. 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


(Vaishali P. Borude) 
Section Officer,Law & Judiciary Department 


NO . SPP - 1417 /1938 /C.R.373 / D -XIV :- In exercise of 
the powers conferred by sub -section (8 ) of the section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 [ Act No. Il of 
1974 ], the governmentofMaharashtra .hereby appoints 
Adv. Rajendra P. Mugdia , as " SpecialPublic Prosecutor” 
for conducting the Sessions Case No.05 /2012 , pending 
before Sessions Court , Aurangabad ,which is arising out 
of C.R.No-N9.176 /2011 registered atMIDC Waluj Police 
Station , Dist. Aurangabad . 

2 . His appointment is strictly subject to the 
conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment, Conditions Of Service and 
Remuneration ) Rules 1984 . 

3 . Lump sum fees of Rs.50,000 /-(Rupees Fifty 
Thousand Only) as quoted by Adv. Rajendra P. Mugdia 
has been already deposited by the applicant Shri Vilas 
Damodar Jadhav to the Government, vide R.B.I. Challan 
No.1972 dated 07.08.2019 . The amount will be paid to 
Adv. Rajendra P. Mugdia after completion of the case . 

4 . The Government reserves tha right to revoke/ 
modify /annual the order without assigning any reasons. 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra 

(Vaishali P. Borude) 
Section Officer, Law & Judiciary Department. 


& 


C 


NOTIFICATION 
Law and Judiciary Department, 
Hutatma Rajguru Chowk , 

Ma am Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai-400032 

Date : 13th August, 2019 . 
NO.SPP - 2019 /U.O.R.42/ D - XIV : - In exercise of the 
powers conferred by sub -section (8 ) of the section 24 of 
the Code of CriminalProcedure , 1973 (Act No.Il of 1974 ), 
the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. 
Mahamood Gulab Tamboli, as " Special Public Prosecutor" 
for conducting the Special Atrocity Case No. 98/2014 , 
pending before Session Court , Baramati which is arising 
out of CR -No . 67/2014 registered withIndapur Police 
Station , Dist . Pune. 

2 . The fees of Adv .Mahammud Tamboli , Special 
Public Prosecutor shall be paid by Social Justice and 
Special Assistance Department as per the proposal 
approved by this department. 

3 . His appointment is strictly subject to the 
conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment, Conditions of Service and 
Remuneration ) Rules , 1984 . 

4 . The Government reserves the rightto revoke / 
modify / annual the order without assigning any reason . 

By order and in the name of the Governor of 
Maharastra 

( Vaishafi P. Borude) 
Section Officer, Law & Judiciary Department. 


1 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 

आदेश 
क्र . २०१६/ नपाप्र/ कार्या-१ / कावी-९ ८१.-महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- क ( ४ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , दिपा मुधोळ -मुंडे, जिल्हाधिकारी 
उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे, असे जाहीर करते की , उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 
उस्मानाबाद नगरपरिषदेच्या दिनांक ३१/ १२/ २०१९ रोजी आयोजित सर्वसाधारण 
सभेमध्ये उपाध्यक्ष पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत खालील नमुद उमेदवाराची 
निवड करण्यात आली आहे. 


31.5 . Try sig 


उपाध्यक्ष पदासाठी निवडूण आलेल्या 

उमेदवाराचे नांव 


9 


उस्मानाबाद 


श्री इंगळे अभय बाबुराव 


ठिकाण : उस्मानाबाद 


09 


दिनांक : १३/०२/२०२० 


NOTIFICATION 
Law and Judiciary Department, 
Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai-400032 
Dated : 20th August, 2019 . 


(fan quto - je ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


३४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


११ 


१ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
संदर्भ :- पोलीस अधिक्षक , ग्रामिण यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ औ/ का.व.सु./ 
२०२०-८४ दिनांक १०/०१/२०२० प्राप्त दिनांक १३/०१/२०२० . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ३७ ( ३ ) अन्वये 

आदेश 


अधिसुचना 


क्र.जिदुविअ/ लातूर/ सनि / अधिसूचना/ ६९/ सन-२०२०:- सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की , 
पोमादेवी माता भटक्या विमुक्त जमाती ( धनगर ) महिला बंदिस्त शेळी व 
मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. जवळगा पोमादेवी ता . औसा 
जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम 
२४ च्या ९ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० (१ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी 
संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे, संस्थेचे नोंदणी क्रमांक एलटीआर / 
एएसए/ एजीआर( ओ )/ १३८१/ सन -२०२० दि . १३/०१/२०२० असा आहे . 


जा.क्र .२०२०/ गृहशाखा/ दंडवि -१/ कावि -२५ - ज्या अर्थी, माझ्या असे 
निदर्शनास 

आणुन 

देण्यात आले आहे की सिटीझनशिप अमेंडमेंट अॅक्ट व 
एन सी आर चे विरोधात महाराष्ट्रातील ठिकठिकाणी धरणे , प्रदर्शने , 
निदर्शन वगैरे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू असून भारतात काही ठिकाणी 
सदर आंदोलनास हिंसात्मक वळण लागलेले आहे . करीता बारकाईने लक्ष 
ठेवणे व कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकरीता प्रतिबंधात्मक आदेश 
लागु असणे गरजेचे आहे . 

तसेच काही ठीकाणी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचेपिकांचे नुकसान 
झालेले असून शेतकरी कर्जमाफीचा 

मुद्दा काही संघटनांनी उचलुन 

धरलेला 
आहे. तसेच शेतमजुर अंगणवाडी कर्मचारी , राज्य सरकारी कर्मचारी यांचे 
प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. 


लातूर , १३ जानेवारी , २०२० 


बी . डी . दुधाटे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध),जि.लातूर . 


तरी शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्या करीता अत्यंत बारकाईने 
लक्ष ठेवुन कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये म्हणुन प्रतिबंधात्मक आदेश 
लागु असणे गरजेचे आहे . 


औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे. यासाठी पोलीस अधिक्षक , ग्रामिण यांनी 
संदर्भिय पत्रान्वये जिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) चे आदेश दिनांक ११/ ०१ / 
२०२० चे ००.०० वाजे पासुन दिनांक २५/०१/२०२० रोजीचे २४.०० वाजे 
पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे. 


१० 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


अधिसुचना 


क्र.जिदुविअ/ उ.बाद / सनि/ अधिसूचना/ १११/ सन-२०२० :- सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत 
आहेत की , महालक्ष्मी व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. कुनसावळी ता . 
तुळजापूर जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम 
क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे , संस्थेचे नोंदणी 
क्रमांक ओएसएम / टीपीआर / आरएसआर /एनसी/ डी / ७४४ दि .२० / ०१/ २०२० 
असा आहे. 


त्या अर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण) भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) आणि ३७ (३ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद 
असे आदेशित करीत आहे की औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात शासकीय 
कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ति व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा 
त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे ,बंदुका , रिव्हॉल्वर , सुरे , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा 
शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 


उस्मानाबाद , २० जानेवारी , २०२० 


२. कोणताही क्षार , द्रव्य पदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


बी . डी . दुधाटे , 

सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध),जि.लातूर . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपणिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाहीत. तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधने बाळगणार नाही किंवा तयार करणार 
नाही. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , ३४१ 

४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून देखाव्याच्या तसेच काही ठीकाणी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचेपिकांचे नुकसान 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहिरपणेकिंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे झालेले असून शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा काही संघटनांनी उचलुन धरलेला 
असभ्य वर्तन करणार नाही . प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन आहे. तसेच शेतमजुर अंगणवाडी कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी यांचे 
करणार नाही . 

प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी आंदोलन होण्याची शक्यता आहे . 
५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवात्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक दिनांक ० ९ / ०२/ २०२० पासुन 

पोस्टे खुल्ताबाद 

हद्दीतील मौजे म्हैसमाळ 
शांतता भंग होणार नाही . असे ध्वनीक्षेपणही करणार नाही . 

येथील गिरजादेवी यात्रेस सुरूवात होत असुन मावसाळा ता.खुल्ताबाद येथे 
६. अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 

दिनांक ० ९ / ०२/ २०२० रोजी बौध्द धम्म परीषद होणार आहे . 
धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत असेल अशी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे. यासाठी पोलीस अधिक्षक , ग्रामिण यांनी 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये . सोंग अथवा हावभाव करु नये, आणि अशी संदर्भिय पत्रान्वये जिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस 
चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ३७ (३ ) चे आदेश दिनांक २६/०१/ 
नये . त्यांचे प्रदर्शन करु नये. किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करु नये . तसेच 

२०२० चे ००.०० वाजे पासुन दिनांक ०९/ ०२/ २०२० रोजीचे २४.०० वाजे 
आणखी असेही आदेशित करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामीण पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 
जिल्ह्यात पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तिंना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र 

त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण) भागात सार्वजनिक 
जमण्यास निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा 

शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
आदेश देत आहे . 

अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये मला प्रदान 
हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी , करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , उदय चौधरी , जिल्हादंडाधिकारी 
विवाह , अंत्ययात्रा , धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात 
विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही. शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ति व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाचपेक्षा जास्त लोकांना 

अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 
एकत्र जमण्यासाठी, सभा , मिरवणूका , मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास 

१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

तलवारी, भाले , दंडे,बंदुका, रिव्हॉल्वर , सुरे , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 

शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

जवळ बाळगणार नाही . 
हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दी पावेतो पुर्वलक्षी प्रभावाने 

२. कोणताही क्षार , द्रव्य पदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
दिनांक ११/०१/२०२० चे ००.०० वाजे पासुन दिनांक २५/०१/२०२० रोजीचे 

जवळ बाळगणार नाही. 
२४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहतील . 

३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपणिक उपकरणे 
हा आदेश दिनांक - ०१/२०२० रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 

किंवानिकॉस्टिक द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार 
पारीत करण्यात आलेला आहे. 

नाही किंवा वाहून नेता येणार नाहीत . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
औरंगाबाद , २४/०१/२०२० . 

फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधने बाळगणार नाही किंवा तयार करणार 
दुर्वाचनिय , 

नाही 
जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद. 

४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून देखाव्याच्या 

उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीकिंवा जाहिरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे 
१२ 

असभ्य वर्तन करणार नाही. प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

करणार नाही. 
संदर्भ :- पोलीस अधिक्षक , ग्रामिण यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ औ/ का.व.सु./ 

५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणेकिंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 

शांतता भंग होणार नाही. असे ध्वनीक्षेपणही करणार नाही. 
२०२०-२११ दिनांक २४/०१/२०२० . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ३७ (३ ) अन्वये 

६. अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 

धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
आदेश 

किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत असेल अशी 
जा.क्र .२०२०/ गृहशाखा/दंडवि -१ / कावि -५५ - ज्या अर्थी, माझ्या असे 

आवेशपुर्ण भाषणे करु नये. सोंग अथवा हावभाव करु नये, आणि अशी 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की सध्या नागरीकत्व सुधारणा चित्रे, चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु 
कायदा व एन आर सी चे विरोधात महाराष्ट्रातील ठिकठिकाणी धरणे , नये. त्यांचे प्रदर्शन करु नये . किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करु नये . तसेच 
प्रदर्शने , निदर्शन वगैरे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू असून भारतात काही आणखी असेही आदेशित करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामीण 
ठिकाणी सदर आंदोलनास हिंसात्मक वळण लागलेले आहे. करीता बारकाईने जिल्ह्यात पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तिंना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र 
लक्ष ठेवणे व कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकरीता प्रतिबंधात्मक आदेश 

जमण्यास निदर्शने , धरणे, मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा 
लागु असणे गरजेचे आहे . 

आदेश देत आहे. 


३४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


ब ) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गानी आणि कोणत्या वेळात 
काढाव्यात किंवा 

काढू 

नयेत असे मार्ग व अशा वेळी विहीत करण्याबाबत . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी , 
विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाचपेक्षा जास्त लोकांना 
एकत्र जमण्यासाठी, सभा, मिरवणूका , मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण) जिल्हा पोलीस अधिक्षक 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


क ) सर्व मिरवणूकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी व पुजा अर्चेच्या प्रार्थनास्थळाच्या 
सर्व जागेच्या आस पास पुजा अर्चेच्या वेळी कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक 
जागा येथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याची शक्यता असेल, 
अशा सर्व बाबतीत प्रसंगी अडथळा न होऊ देण्याबाबत. 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दी पावेतो पुर्वलक्षी प्रभावाने 
दिनांक २६/०१/२०२० चे ००.०० वाजे पासुन दिनांक ०९/ ०२/ २०२० रोजीचे 
२४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहतील . 


ड ) सर्व रस्त्यावर किंवा रस्त्यामध्ये , सर्व धक्यावर व धक्यामध्ये आणि 
सार्वजनिक स्नानाच्या तसेच कपडे धुन्याच्या आणि उतरण्याच्या जागेच्या 
ठिकाणी व जागे मध्ये इतर सार्वजनिक स्थळी किंवा लोकांच्या जाण्या 
येणयांच्या जागे मध्ये इतर कर्कष्य वाद्य वाजविण्याचेनियम करण्यात बाबत 
व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुचना देण्यासंबंधी. 


हा आदेश दिनांक - / ०१/ २०२० रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात आलेला आहे. 


औरंगाबाद , २४/०१/२०२० . 


इ ) तसेच कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 
सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणी ध्वनिक्षेपनाचा उपयोग करण्याचेनियम 
करणे त्यावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत. 


दुर्वाचनिय , 
जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद . 


फ ) मुंबई पोलिस अधिनियम १ ९ ५९ ची कलम ३३ , ३५ , ३७ ते ४०, ४२ , 
४३ व ४५ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधिन असलेले व त्यास 
पुष्ठी देणारे आदेश देत आहे . 


१३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


मी यापुढे असाही आदेश देतो की , कोणीही इस्माने सदरचा आदेश 
लागू 

असे पर्यंत सदरचे पो.स्टे.चे परिसरात जाहिर सभा/मोर्चे/निदर्शने / 
पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रम संबंधीत पोलीस फौजदार किंवा त्यांच्या वरिष्ठाकडुन 
तारीख व वेळ , सभेची जागा, मिरवणुकीचा व मोर्चाचा मार्ग व त्यात दिल्या 
जाणाऱ्या घोषणा पुर्व परवानगी शिवाय आयोजन करु नये . तसेच संबंधीत 
पोलीस अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे. सदर जाहिर 
सभा /मिरवणुका /पदयात्रेत / समयोजीत घोषणा सोडून किंवा ज्या घोषणांनी 
शांतता सुव्यवस्थेला बाधा येऊ शकते अशा घोषणा देऊ नयेत . 


क्र.जिविशा/ एससी/ आदेश/ १३६/ २०२०.नांदेड ज्या अर्थी असे 
निदर्शनास आले आहे की , पो.स्टे . अर्धापुर हद्दीतील मौजे बावरीनगर , 
दाभड येथे दिनांक १०/०१/२०२० ते दिनांक ११/०१/२०२० पर्यंत बौध्द 
बांधवांच्या वतिने ३३ व्या अखिल भारतीय बौध्द धम्म परिषदेचे आयोजन 
करण्यात आले असुन सदर बौध्द धम्म परिषदेस तीन ते चार लाख बौध्द 
भाविक व दलित बांधव मोठया प्रमाणात राज्यातून व परप्रांतातून येतात . 
त्याच्या प्रमाणे सदर धम्म परिषदेस भाविक जिप , बस , टेम्पो व ट्रक व इतर 
वाहनाने ये - जा करतात . सदर कार्यक्रमाच्या ठिकाणा लगतच हिंगोली 
नांदेड हा राष्ट्रीय महामार्ग जात असल्याने वाहनांची मोठया प्रमाणात वर्दळ 
असते व येणारे भाविक आपआपले वाहन मोठया प्रमाणात येतात . वाहन 
चालक वाहने रोडवर थांबवतात त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होण्याची 
शक्यता असते. त्या अर्थी असे उल्लेख केलेल्या ३३ व्या अखिल भारतीय 
बौध्द धम्म परिषदे निमित्त व इतर कार्यक्रम शांततेत पार पाडावेत व त्यात 
कसल्याही प्रकारची बाधा येऊ नये व जिल्ह्यात शांतता रहावी 

म्हणून 

मी 
विजयकुमार मगर , पोलीस अधीक्षक , नांदेड. मला मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९ ५ ९ कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये खालील प्रमाणे 
आदेश देत आहे. 


सदरचा आदेश लग्नांच्या ठिकाणी, प्रेत यात्रेस लागू नाही, या आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास तो मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५९ कलम १३४ प्रमाणे 
अपराधास पात्र ठरेल . 


सदरचा आदेश नांदेड जिल्ह्यातील पो.स्टे.अर्धापुर हद्दीत मौजे दाभड 
येथे दिनांक ० ९ / ०१ / २०२० चे ००.०० ते दिनांक ११/०१/२०२० चे २४.०० 
वाजता पर्यंत 

लागू 

राहिल . 


हा आदेश माझे सहि व शिक्यानिशी आज दिनांक ०७/०१/२०२० रोजी 
दिला आहे. 


नांदेड , दि .७/०१/ २०२० . 


दिनांक ०९ /०१/२०२० चे ००.०० वाजता पासुन ते दिनांक ११/०१/२०२० 
चे २४.०० वाजता पर्यंत नांदेड जिल्ह्यातील पो.स्टे.स्वाधिन अधिकारी अर्धापुर 
असलेले अमंलदार वरिष्ठ अधिकारी यांना मुंबई पोलीस अधिनियम कलम 
३६ पोट कलम " अ " ते " ई " प्रमाणे खालील बाबतीत लेखी किंवा तोंडी 
आदेश आपल्या हद्दीत देण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत . 


विजयकुमार मगर , 
पोलिस अधिक्षक , नांदेड . 


अ ) रस्त्यावरील व रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 
लोकांनी कशा रितीने चालावे व कोणत्या रितीने वागावे ते फर्मावण्यासाठी . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३४३ 


१४ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- श्री पी . जी . तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, माहूर 
यांचे पत्र क्र . ४७ / २०२०. दिनांक १३.०१.२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्या वरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . जी . पांडे | 
यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव ह्या जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


आदेश 


: ०२ : 
श्रीमती एस . जी . पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , हदगांव यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे 
जरूरी व तात्कालीक कामकाज श्रीमती एस . पी . पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , १४ जानेवारी, २०२० . 


क्र.ब-२( १ )/ ३९ १ / २०२० - श्री पी . जी . तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर माहूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक १५.०१.२०२० ते १८.०१.२०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण (०४) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १९.०१.२०२० 
रोजीच्या सुट्टीच्या फायदा जोडून , दिनांक १४/०१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २०/०१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री पी . जी . तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , माहूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री पी . जी . तापडीया , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , माहूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१६ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- १) श्रीमती सुवर्णा. अ. कुळकर्णी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांचे पत्र क्र . ४१ / २०२०. दिनांक १०.०१.२०२० 
सोबत विहीत नमुन्यातील परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व वैद्यकीय 
प्रमाणपत्र . 


आदेश 


: ०२ : 
श्री पी . जी . तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , माहूर यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरूरी व तात्कालीक 
कामकाज श्री जे . एन . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
किनवट यांनी पहावा असा आदेश झाला आहे . 
नांदेड , १४ जानेवारी, २०२० . 

एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


१५ 


क्र.ब-२( १)/ ३९ ३/ २०२० - श्रीमती सुवर्णा. अ. कुळकर्णी, दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०६.०१.२०२० व 
०७.०१.२०२० या एकूण ( ०२) दिवसांची परावर्तित रजा , वैद्यकीय कारणास्तव 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती सुवर्णा. अ . कुळकर्णी, दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, बिलोली ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सुवर्णा. अ. कुळकर्णी, 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, बिलोली ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


असत्या . 


: ०२ : 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- १) श्रीमती एस . जी . पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांचे पत्र क्र . ५८ / २०२०. दिनांक ०३.०१.२०२० 
सोबत विहीत नमुन्यातील परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्या वरील 
आदेश. 

२ ) श्रीमती एस जी . पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , हदगांव यांचे पत्र क्र . १२३/२०२० , दिनांक ०८.०१.२०२० सोबत 
वाढीव परावर्तीत रजेचा विहित नमुन्यातील अर्ज व वैद्यकीय प्रमाणपत्र . 

आदेश 
क्र.ब-२( १ )/ ३९ २/ २०२० - श्रीमती एस . जी . पांडे / यावलकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०३.०१.२०२० ते 
०७.०१.२०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०५) दिवसांची परावर्तित 
रजा , वैद्यकीय कारणास्तव मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . जी . पांडे / यावलकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हदगांव ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


श्रीमती सुवर्णा. अ . कुळकर्णी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , बिलोली यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे 
जरूरी व तात्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री आर . आर. पत्की , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , १४ जानेवारी , २०२० . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


३४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


१७ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


: 


वाचले श्री के . एम . चंडालीया , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिमायतनगर यांचे पत्र क्र .४७ / २०२० . दिनांक १३.०१.२०२० सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्या वरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . डी . तारे , २रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

: भाग - ३ : 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
श्री एल.बी.एम.एम.ए.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांनी पहावे . 
नांदेड , १६ जानेवारी , २०२० . 

एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


आदेश 


क्र.ब-२( १ )/ ३ ९ ४ / २०२० - श्री के . एम . चंडालीया , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वयेदिनांक १७.०१.२०२० ते २१.०१.२०२० पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०५) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १६ / 
०१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२.०२.२०२० रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री के . एम . चंडालीया , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री के . एम . चंडालीया , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: ०२ : 


श्री के . एम . चंडालीया, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर 
यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरूरी व तात्कालीक 
कामकाज श्रीमती बी . ए . तळेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भोकर यांनी पहावा असा आदेश झाला आहे . 


नांदेड , १४ जानेवारी, २०२० . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


१ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- १) जिल्हा न्यायालय नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र . १९ ७/ २०२० , 
दिनांक ०७.०१.२०२० . 
२) श्री एल.बी.एम.एम.ए. सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कंधार यांचे नैमित्तीक रजा रद्द करुन परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचे पत्र क्र . 
११७ / २०२०. दिनांक १५.०१.२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत 
रजेचा अर्ज , वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश. 

आदेश 
क्र.ब-२( १ )/ ४८८ / २०२० - श्री एल.बी.एम.एम.ए. सय्यद , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांची संदर्भ क्र . १ अन्वये मंजूर करण्यात 
आलेली दिनांक १०.०१.२०२० रोजीची नैमित्तीक रजा त्यांच्या विनंतीवरुन 
याद्वारे रद्द करण्यात येते . 

: भाग २ : 
श्री एल.बी.एम.एम.ए. सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ६१ 
अन्वये दिनांक १०.०१.२०२० ते १३.०१.२०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण ( ०४ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एल.बी.एम.एम.ए. सय्यद , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एल.बी.एम.एम.ए. 
सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते. 

: भाग ३ : 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
श्री एस . डी . तारे, दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांनी पाहीला आहे . 
नांदेड , १६ जानेवारी , २०२० . 


१८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- श्री एस . डी . तारे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कंधार यांचे पत्र क्र . ११८ / २०२० . दिनांक १५.०१.२०२० सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्या वरील आदेश . 

आदेश 
क्र.ब-२( १ )/ ४८७ / २०२० - श्री एस . डी . तारे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १७.०१.२०२० ते २०.०१.२०२० पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १७.०१.२०२० 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१.०१.२०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एस.डी. तारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३४५ 


२० 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- श्री एस . एस . खरात, जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड यांचे पत्र क्र . 
५२८ / २०२०. दिनांक १७.०१.२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्या वरील आदेश . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एस . एन . साळवे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
३ , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . एन . साळवे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-३ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


: ०२ : 


उपरोक्त कालावधीतील तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -३ , नांदेड न्यायालयाचा 
जरूरी व तात्कालीक कामकाज श्री डी . आर . देशपांडे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , १८ जानेवारी , २०२० . 


क्र.ब -२ ( १ ) / ५४२ / २०२० - श्री एस . एस . खरात , जिल्हा न्यायाधीश 
१ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक २०.०१.२०२० ते २२.०१.२०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १९ .०१.२०२० 
रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक १८.०१.२०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २३.०१.२०२० रोजीचेकार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एस . एस . खरात , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


दिपक अ.धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


२२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचले :- श्रीमती आर.बी. सोरेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
नायगांव बा . यांचे पत्र क्र . ९ २ / २०२०.दिनांक १६.१२.२०२० सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्या वरील आदेश . 


: ०२ : 


आदेश 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील जिल्हा न्यायालय -१ , नांदेड न्यायालयाचा 
जरूरी व तात्कालीक कार्यभार श्री के . एन . गौतम . जिल्हा न्यायाधीश-२ , 
नांदेड यांनी पहावा . 


उपरोक्त कालावधीतील जिल्हा न्यायालय , नांदेड आस्थापनेशी संबंधीत 
सर्व प्रकारच्या देयकांवर, हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री के . एन . गौतम , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड यांना याव्दारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


क्र.ब-२( १ )/ ५५७/ २०२० - श्रीमती आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नायगांव बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १६.१२.२०१९ रोजीची (०१ ) 
दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुर्वी दिनांक १४ व १५.१२.२०१९ या दोन 
दिवसांच्या सुट्टीचा फायदा जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नायगांव बा . ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 


नांदेड , १८ जानेवारी , २०२० . 


दिपक अ . 


आहेत . 


धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . बी . सोरेकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नायगांव बा . ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


२१ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


असत्या . 


: भाग -३ : 


वाचले :- श्री एस . एन . साळवे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ , नांदेड यांचे 
पत्र क्र . ५१२ / २०२०. दिनांक १७.०१.२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्या वरील आदेश . 


आदेश 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नायगांव बा . यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
नायगांव यांनी पाहिला आहे . 


नांदेड , १८ जानेवारी, २०२० . 


क्र.ब-२( १ )/ ५४३/ २०२० - श्री एस . एन . साळवे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
३ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक २७.०१.२०२० ते ३०.०१.२०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण ( ०४) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २५ व २६.०१.२०२० 
रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक २४.०१.२०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३१.०१.२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


३४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


२३ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले : 

१ ) जिल्हा न्यायालय , पत्र क्र . २( १)/ ६१६/ २०२० , दिनांक २० / 
२१.०१.२०२० . 

२) श्री एम . आर. मांडवगडे, जिल्हा न्यायाधीश -३ , नांदेड यांचे पत्र क्र . 
६ ९ १ / २०२०. दिनांक २३.०१.२०२० अन्वये नैमित्तीक रजा रद्द करुन 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचे पत्र व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्या वरील आदेश . 

आदेश 
क्र.ब-२( १ ) / ७०१/ २०२० - श्री एम . आर . मांडवगडे, जिल्हा न्यायाधीश 
३ , नांदेड यांची संदर्भीय क्र . १ अन्वयेमंजूर केलेली दिनांक २१.०१.२०२० 
रोजीची नैमित्तीक रजा त्यांच्या विनंतीवरून याव्दारे रद्द करण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एम . पी . पांडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

: ०२ : 
उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, भोकर न्यायालयाचा 
विशेष अधिकार क्षेत्रातील कामकाज तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा तर जरूरी व तात्कालीक क्षेत्रतील कार्यभार 
श्रीमती बी . ए. तळेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी 
पहावा . 

उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , भोकर आस्थापनेशी 
संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयाकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करून रक्कम आहरित करण्यासाठी श्रीमती बी . ए . तळेकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे . 
नांदेड , २३ जानेवारी , २०२० 

एस . एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड, 


: भाग -२ : 


, 


श्री एम . आर . मांडवगडे, जिल्हा न्यायाधीश -३ , नांदेड यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१.०१.२०२० 
व २२.०१.२०२० या एकूण ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एम.आर. मांडवगडे, जिल्हा न्यायाधीश 
३, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एम . आर . मांडवगडे, 
जिल्हा न्यायाधीश-३, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: भाग -३ : 


उपरोक्त कालावधीतील जिल्हा न्यायालय , नांदेड न्यायालयाचा जरूरी 
व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री एन . डी . खोसे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड यांनी पाहिला आहे . 


नांदेड , २३ जानेवारी, २०२० . 


दिपक अ . 


धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


२५ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- श्रीमती आदिती. आर . नागोरी, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर नांदेड यांचे पत्र दिनांक २४.०१.२०२० व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . ५१३/२०२० , दि . 
२७.०१.२०२० व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्या वरील 
आदेश . 

आदेश 
क्र.ब-२( १ )/ ८१५ / २०२० - श्रीमती आदिती . आर . नागोरी , चौथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २०.०१.२०२० व २१.०१.२०२० 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) या एकूण ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १९.०१.२०२० या एक दिवसांच्या सुट्टीचा फायदा जोडून 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती आदिती . आर . नागोरी, चौथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आदिती . आर . 
नागोरी , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर नांदेड ह्या जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 

: भाग -३ : 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
श्रीमती एम . बी . कुलकर्णी, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर 
नांदेड यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , २७ जानेवारी , २०२० . 

एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२४ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- १ ) जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र . ६५४/२०२० , 
दिनांक २१/ २२.०१.२०२० . 

२ ) श्री एम . पी . पांडे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, भोकर यांचे पत्र 
क्र . ६७/२०२० , दिनांक २३.०१.२०२० सोबत विहित नमुन्यातील वाढीव 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र.ब-२( १ )/ ७२७/ २०२० :- श्री एम . पी . पांडे, दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक ३१.०१.२०२० दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एम . पी . पांडे , दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३४७ 


२६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री . प्रशांत पी . कुलकर्णी , जिल्हा न्यायाधीश -७ व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ३०/०१/२०२० ते ०१/०२/२०२० 
पर्यन्तची एकूण ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . के . शर्मा, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 
मंठा म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . के . शर्मा, दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर मंठा म्हणून जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतीलत श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतुर यांनी स्वःताचे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालया। कार्यभार सांभाळावा . 


आदेश 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना , ३०/०१/२०२० 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश-१, व अप्पर सत्र न्यायाधीश जालना. 


क्र ./प्रशा/ ७५७/ २०२० :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . प्रशांत पी. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, 
जालना यांना दिनांक ३०/०१/२०२० ते ०१/०२/२०२० पर्यन्तची एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा रजेनंतर दिनांक ०२/०२/२०२० रोजीचा शासकीय 
सुट्टीचा फायदा, दिनांक २९/ ०१/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासुन 
ते दिनांक ०३/०२/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंन्त मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . प्रशांत पी . कुलकर्णी, हे 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-७ व 
सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . प्रशांत पी . कुलकर्णी , 
जिल्हा न्यायाधीश-७ सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणून जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतीलत त्यांचे 
न्यायालयाचे तातडीचे कामकाज श्री . एस . एस . पल्लोड , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी सांभाळावे. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


२८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती बी . के . पाटिल , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर 
यांचा दिनांक २८/०१/२०२० ते ३०/०१/२०२० या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


जालना, २८/०१/२०२० 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना. 


क्र ./प्रशा/ ७५८ / २०२० :- जिल्हा न्यायाधीश-१ , जालना हे श्रीमती बी . 
के . पाटिल , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांची दिनांक २८ / ०१ / 
२०२० ते ३०/०१/२०२० पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा,मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती बी . के . पाटिल , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर, बदनापूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी . के . पाटिल , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 


२७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री . ए . के . शर्मा, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा यांचा 
दिनांक ३०/०१/२०२० ते ०१/०२/२०२० या ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . बी . एस . गायकवाड , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांनी स्वतःच्ये काम सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 


आदेश 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 


जालना, २८ / ०१/ २०२० 


क्र ./ प्रशा/ ७८७ / २०२० :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्री . ए. के . 
शर्मा, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा यांची दिनांक ३०/०१/२०२० ते ०१ / 
०२/२०२० पर्यन्तची एकूण (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेनंतर दिनांक 
०२/०२/२०२० रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा, दिनांक २९ / ०१/ २०२० 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक ०३/०२/२०२० रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंन्त मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत 
आहेत . 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


३४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


२ ९ 


उपरोक्त परिवर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
परतूर यांचा दिनांक १४/०१/२०२० ते १६/०१/२०२० या ( ०३) दिवसांची 
परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत श्रीमती एच . ए . अन्सारी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांनी स्वतःच्ये कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराचेन्यायालयाचे कामकाज सांभाळले . 


आदेश 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 


क्र ./प्रशा/ ५८४ / २०२० :- जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे श्रीमती 

पुजा 
एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची दिनांक १४/ ०१/ 
२०२० ते १६/०१/२०२० पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा, 
मंजूर करीत आहेत . 


जालना, २०/ ०१/ २०२० 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


३१ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , ह्या 
सदरील परिवर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त परिवर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, परतूर म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- श्री . डी . के . सोनोने , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, जाफ्राबाद 
यांचा दिनांक २०/०१/२०२० ते २२/०१/२०२० पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


उपरोक्त परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत श्री . एम . एस . भरड , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, परतुर यांनी स्वतःच्ये काम सांभाळून अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 


आदेश 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना , १८/०१/२०२० 


क्र ./ प्रशा/ ९ ५४/ २०२० :- जिल्हा न्यायाधीश-१ , जालना हे श्री . डी 
के . सोनोने , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जाफ्राबाद यांची दिनांक २० / ०१ / 
२०२० ते २२/०१/२०२० या ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा दिनांक १८ / ०१ / 
२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २३/०१/२०२० रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत 
आहेत . 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


३० 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . के . सोनोने , हे सदरील अर्जीत 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जाफ्राबाद 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाः- श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक १५/०१/२०२० व १६/०१/२०२० या ( ०२ ) दिवसांची 
परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर म्हणून श्री . डी . के . सोनोने , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जाफ्राबाद दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 


आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . ए . आर . व्यवहारे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 


क्र ./ प्रशा/ ६११ / २०२० :- जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर, जालना यांची 
दिनांक १५/०१/२०२० व १६/०१/२०२० या (०२) दिवसांची परिवर्तीत रजा , 
मंजूर करीत आहेत . 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना, १७/०१/२०२० 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी, ह्या 
सदरील परिवर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश , जालना. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३४९ 


३२ 


६ 


२३ 


०.५० 


७ 


३४/१ 


०.७८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १) खालील अधिसुचना 

जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड 


८ 


३४/२ 


०.३४ 


९ 


३४/३ 


०.२६ 


१० 


२५ 


०७६ 


११ 


४४ 


०.०२ 


१२ 


४५/२ 


०.१० 


१३ 


४५/१ 


०.०८ 


१४ 


४५/३ 


०.३५ 


( भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर तलाव 
खळाटवाडी ( हातोला ) ता . आष्टी जि.बीड. साठी भुसंपादन 

क्रमांक-प्र.अ./ भुस ./ कावि .३२/ ९०.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ-२ , दिनांक दिनांक १९ 
जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


एकुण 


४.४ ९ हे आर 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव खळाटवाडी ( हातोला ) ता . आष्टी 


जि.बीड . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव खळाटवाडी ( हातोला) ता . 
आष्टी जि.बीड . यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे. 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन गावाचे नांव :- खळाटवाडी ( हातोला) ता . 

आष्टी जि.बीड . 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 


. 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


गावाचे नांव :- खळाटवाडी ( हातोला) ता . आष्टी जि.बीड . 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१ २० 

०.०६ 


दिनांक : 

२३.०१.२०२० 
ठिकाण :- बीड 


२ 


२१ 


०.१६ 


३ 


२२/१ 


०.५४ 


जिल्हाधिकारी बीड करिता. 


२२/२ 


०.४० 


५ 


२२/३ 


०.१४ 


३५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


३३ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


माजलगाव प्रकल्प 


माजलगाव प्रकल्प माजलगांव उजव्या कालव्यावरील तेलसमुख शाखा 

कालव्याच्या उजव्या बाजूचे लघुवितरीका क्र .१ ते ७ व 
थेट विमोचक क्र .१ ते ४ जिल्हा बीड , ता . परळी वै., गाव : पिंपरी 

( बु .) 

अनुसुची 
लघुवितरीका क्र .१ 

अनुसूची - चालू 
गट क्र . 

क्षेत्र( सी.सी.ए .) 
हेक्टर 


माजलगांव उजव्या कालव्यावरील तेलसमुख शाखा 


कालव्याच्या उजव्या बाजूचे लघुवितरीका क्र .१ ते ७ व थेट विमोचक 

क्र . १ ते ४ 


अ.क्र . 


अधिसूचना ३ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 


१ 


३६८ 


१२.० ९ 


कायदा , 

२००५ 


२ 


३६७ 


२.०४ 


( पहा कायद्याचे कलम ५.० , ६.० , ७.० ) 


३ 


३६५ 


०.८५ 


( पहा नियम ३.० ) 


४ 


३६६ 


२.०२ 


५ 


३६२ 


१०.२७ 


६ 


३७२ 


०.९ १ 


७ 


३५७ 


१.८ ९ 


८ 


३५८ 


१.४० 


क्रमांक . 

:- ज्याअथी महाराष्ट्र सिंचन 
पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ५.० , ६.०,७.० 
व नियम क्र .३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे कि , पाणी वापर संस्थांचे 
जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी र. 
ब . करपे , कार्यकारी अभियंता , माजलगाव पाटबंधारे विभाग , परळी वै. जि . 
बीड खालीलप्रमाणे नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , जमिनधारक आणि / किंवा 
कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय पिंपरी बु. ता . परळी 
वै. जि . बीड , तहसिल कार्यालय परळी वै., माजलगाव पाटबंधारे विभाग , 
परळी वै. शेतचारी अस्तरीकरण उपविभाग क्र.९ सिरसाळा , माजलगाव 
प्रकल्प सिंचन शाखा क्र .१३ सिरसाळा ता . परळी वै. जि . बीड कार्यालयांचे 
सूचनाफलकावर माहिती प्रसिद्ध करीत आहे . 


९ 


३५९ 


३.२० 


१० 


३६० 


१.६७ 


११ 


३६१ 


१.७२ 


१२ 


३७० 


६.७४ 


१३ 


४५५ 


७.६७ 


१४ 


३६ ९ 


१.५७ 


१५ 


३७१ 


१.५७ 


१६ 


३७३ 


०.७ ९ 


मी . र . ब . करपे , कार्यकारी अभियंता, माजलगाव पाटबंधारे 
विभाग, परळी वै. जि . बीड असेही जाहीर करतो कि , यापुढे समूचित 
प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तीक जमिनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे 
जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतक 
यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणा- या जमिणींच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटधारकांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक 
असेल 


१७ 


३७४ 


०.९ ५ 


१८ 


३७५ 


०.७७ 


१ ९ 


३७८ 


२.३१ 


२० 


३३२ 


८.५५ 


या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदर 
अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून तीस दिवसांच्या 
आत अधिक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , बीड 
यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 


२१ 


३३१ 


७.१३ 


२२ 


३२२ 


८.५५ 


२३ 


३३० 


१३.६२ 


२४ 


३७ ९ 


३.३८ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३५१ 


अ.क्र . 


अनुसूची चालू 
गट क्र . क्षेत्र ( सी.सी.ए .) 

हेक्टर 


अ.क्र . 


अनुसूची चालू 
गट क्र . क्षेत्र ( सी.सी.ए .) 

हेक्टर 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


२५ 


३८० 


१.७६ 


५४ 


४०८ 


१२.६८ 


२६ 


३८१ 


२.२४ 


५५ 


४१५ 


७.६० 


२७ 


३८२ 


२.३६ 


५६ 


४१० 


४.८० 


२८ 


३८३ 


५.१ ९ 


५७ 


४११ 


२.४३ 


२ ९ 


३८४ 


१.८२ 


५८ 


४१२ 


२.४३ 


३० 


३८५ 


१.८० 


५ ९ 


४१३ 


४.९ १ 


३१ 


३८६ 


१.७४ 


एकूण क्षेत्र : 


५४.५४ 


३२ 


३८७ 


१.६८ 


थेट विमोचक क्र .१ 


३३ 


३८८ 


१.८७ 


६० 


४१७ 


११.५१ 


३४ 


३८ ९ 


१०.२२ 


६१ 


४१६ 


८.८५ 


३५ 


३ ९ ३ 


१.०८ 


६२ 


४१४ 


७.३८ 


३६ 


३ ९ ४ 


०.८१ 


एकूण क्षेत्र : 


२७.७४ 


३७ 


३ ९ ५ 


१.०८ 


थेट विमोचक क्र .२ 


३८ 


३ ९ २ 


०.६१ 


६३ 


४२१ 


१.५५ 


३ ९ 


३ ९ १ 


०.९ ८ 


६४ 


४१९ 


५.२२ 


४० 


३ ९ ० 


०.८१ 


६५ 


४१८ 


९ .८८ 


एकूण क्षेत्रः 


१४२.२ ९ 


६६ 


४२४ 


०.२१ 


६७ 


४२३ 


०.२७ 


लघुवितरीका क्र .२ 
४१ 

३ ९ ६ 


५.१८ 


६८ 


४२५ 


२.३१ 


४२ 


३ ९ ८ 


१.१२ 


एकूण क्षेत्र : 


१ ९ .४४ 


४३ 


३९९ 


१.११ 


४४ 


४०० 


१.२० 


४५ 


४०१ 


१.३४ 


४.६३ 
१.०५ 
०.३६ 
२.७६ 
१.६७ 


४६ 


४० ९ 


२.३२ 


४७ 


३ ९ ७ 


लघुवितरीका क्र .३ 
६ ९ 

४२० 
७० 

४२ ९ 
७१ 

४३० 
७२ 

४३१ 
७३ 

४३२ 
७४ 

४३३ 
७५ 

४२८ 
७६ 

४२७ 
1969 

४२६ 


१.२३ 


४८ 


४०२ 


२.७४ 


१.०२ 


४ ९ 


४०३ 


१.४१ 


१०.२७ 


५० 


४०५ 


०.३१ 


१०.७० 


५१ 


४०६ 


०.३१ 


५२ 


४०४ 


०.३१ 


७८ 


५३ 


४०४ 


०.३१ 


७ ९ 
८० 


४३४ 
४३५ 
४३६ 


५.०५ 
०.३६ 
४.९ ८ 
१.२६ 

२.५४ 
एकूण क्षेत्रः ४६.६५ 


८१ 


४३७ 


३५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची चालू 


अ.क्र . 


गट क्र . 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( सी.सी.ए . ) 

हेक्टर 


अनुसूची चालू 
गट क्र . क्षेत्र ( सी.सी.ए .) 

हेक्टर 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


थेट विमोचक क्र .३ 


११० 


४५ 


१.६६ 


८२ 


४३८ 


३.६४ 


१११ 


४४ 


१.२७ 


११२ 


४७ 


८३ 


४४२ 


०.१० 


१.९ ६ 


११३ 


४८ 


१.०२ 


८४ 


४३९ 


२.९ २ 


११४ 


४ ९ 


१.२५ 


८५ 


४४० 


३.०१ 


११५ 


५१ 


४.६१ 


८६ 


४४३ 


४.० ९ 
एकूण क्षेत्र : १३.७६ 


११६ 


६ ९ 


८.३२ 


११७ 


७१ 


२.४५ 


लघुवितरीक क्र .४ 


११८ 


७८ 


२.६१ 


८७ 


१४ 


१.२४ 


११ ९ 


७ ९ 


२.८७ 


८८ 


१७ 


०.३४ 


१२० 


८० 


२.६७ 


८ ९ 


१६ 


०.७५ 


१२१ 


८१ 


२.३८ 


९ ० 


१५ 


१.३७ 


१२२ 


२४ 


४.७२ 


९ १ 


१३ 


३.४ ९ 


१२३ 


२३ 


२.९ ० 


९ २ 


१२ 


८.४१ 


१२४ 


२५ 


०.८३ 


९ ३ 


४४६ 


१.६० 


१२५ 


२६ 


०.९ ० 


९ ४ 


४४७ 


१.७३ 


१२६ 


२२ 


२.४८ 


९ ५ 


४४४ 


१.९९ 


१२७ 


२१ 


६.४१ 


९ ६ 


१८ 


४४५ 


२.०१ 


१२८ 


६.०२ 
०.९ १ 


१ ९ 


९ ७ 


४४८ 


०.६४ 


२० 


१.७१ 


९ ८ 


४४ ९ 


८.५६ 


१२ ९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 


५४ 


२.५३ 


९९ 


११ 


८.५६ 


५५ 


२.६४ 


१०० 


२७ 


६.७२ 


१.५४ 


१०१ 


२८ 


७.८८ 


१३३ 
१३४ 


५६ 
५७ 


१.६१ 


एकूण 

क्षेत्र : 


४८.०४ 


१३५ 


५३ 


७.१६ 


लघुवितरीक क्र .५ 
१०२ 

२ ९ 


१३६ 


५२ 


२.१५ 


३.६० 


१३७ 


६७ 


८.४८ 


१०३ 


३८ 


०.९ २ 


१३८ 


६६ 


१.२८ 


१०४ 


३७ 


०.८० 


१३ ९ 


५८ 


८.९ ८ 
एकूण क्षेत्र : ११६.१७ 


१०५ 


३ ९ 


२.०० 


१०६ 


४० 


२.४५ 


लघुवितरीक क्र .६ 
१४० 

દુર 


१०७ 


४१ 


२.४४ 


१.०० 


१०८ 


५० 


५.११ 


१४१ 


७० 


२.८४ 


१० ९ 


४३ 


१.६४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२० : माघ , २४-३० , शके १९४१ , 


३५३ 


अ.क्र . 


अनुसूची चालू 
गट क्र . 

क्षेत्र( सी.सी.ए .) 

हेक्टर 


अ.क्र . 


गट क्र . 


अनुसूची - चालू 

क्षेत्र( सी.सी.ए.) 

हेक्टर 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


१४२ 
१४३ 


६१ 
६० 


२.९ ० 
१.८० 


लघुवितरीका क्र .७ 
१७४ 

१०५ 


३.५७ 


१४४ 


५ ९ 


१.८ ९ 


१७५ 


१०४ 


३.६७ 


२.०० 


१४५ 
१४६ 


१७६ 


१११ 


१.७४ 


६२ 
६३ 
६४ 


१७८ 


११४ 


१४७ 


१.६ ९ 
३.४१ 
७.७३ 


१.७३ 


१४८ 


१७९ 


११५ 


४.९ २ 


६५ 
६८ 


१०.०१ 


१८० 


११६ 


६.०७ 


७५ 


१८१ 


१०३ 


४.२२ 


७४ 


१८२ 


१०२ 


५.०० 


७६ 


१८३ 


१०१ 


१४.३४ 


७७ 


३.७० 
३.४० 
३.७० 
८.०६ 
२.०० 
२.०० 
४.०२ 


एकूण क्षेत्र : 


५५.७० 
६४ ९ .०० 


एकूण 


९ ६ 
९ ५ 
९ ४ 
९ ३ 
९ २ 


पाणी वापर संस्थेच क्षेत्र 

गोषवारा 


१४ ९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 


१.८० 


६.९ ५ 
११.१८ 


९ १ 


८२ 


२.१ ९ 
२.४१ 


१ 


८३ 


८४ 


४.१८ 


८५ 
८६ 


३.३५ 
१.१२ 


४ 


८७ 


१.१२ 


माजलगाव प्रकल्प 
गाव : पिंपरी( बु.), ता.परळी वैजनाथ 
अ.क्र . विमोचक 

क्षेत्र 
लघुवितरीका क्र .१ 

१४२.२ ९ 
२ लघुवितरीका क्र .२ 

५४.५४ 
३ थेट विमोचक क्र .१ 

२७.७४ 
थेट विमोचक क्र .२ 

१ ९ .४४ 
५ लघुवितरीका क्र .३ 

४६.६५ 
थेट विमोचक क्र .३ 

१३.७६ 
७ लघुवितरीका क्र .३ 

४८.०४ 
८ लघुवितरीका क्र .४ 

११६.१७ 
लघुवितरीका क्र .५ 

९ ८.६ ९ 
१० थेट विमोचक क्र .४ 

२५.९ ८ 
११ लघुवितरीका क्र .७ 

५५.७० 
पाणी वापर संस्थेच 

एकूण क्षेत्र 

६४९ .०० 


८८ 


१.१२ 


६ 


१६७ 


८ ९ 


१.१२ 


एकूण : 


९ ८.६ ९ 


थेट विमोचक क्र .४ 


९ 


१६८ 


९ ० 


७.७६ 


१६ ९ 


१०८ 


१.६२ 


१७० 


१० ९ 


१.९९ 


१७१ 


११० 


२.७३ 


१७२ 


१०७ 


८.३१ . 


र.ब.करपे , 
कार्यकारी अभियंता , 
माजलगांव पाटबंधारे विभाग 

परळी वै.,जि.बीड . 


१७३ 


१०६ 


३.५७ 


एकूण : 


२५.९ ८ 


348 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


Sr. No. 


1 
6 


7 


8 


C.C.Area (Hect) 

3 
0.91 
1.89 
1.40 
3.20 
1.67 
1.72 
6.74 
3.10 
7.67 
1.57 
0.79 


0.95 


MAJALGAON PROJECT 
Minor no . 1 to 7 and Direct outlet no . 1 to 4 
of Right side of Telasmukh Branch Canal on 
Majalgaon Right Bank Canal 

Notification No. 3 

MMISF Act 2005 
(See section 5.0 , 6.0 , 7.0 of the act) 

( See Rule 3.0 ) 
No. - Whereas, it has been decided to delineate the 
area of operation of Water User Association (WUA s) 
on hydraulic basis and as per administrative convenience 
under section 60 and rule 3 ofMMISF Act 2005 . 

I, R. B. Karpe , the Executive Engineer, 
Majalgaon Irrigation Division , Parli vai. Dist, Beed 
hereby, delineate area of operation of following WUA s 
and direct that the certified copy of the updated map 
and list of land holder s and / or occupiers of said WUA s 
shall be displayed on the notice board of the offices of 
Pimpri bu . Grampanchyat, Parli vai. Tahsil office , 
Majalgaon Irrigation Division Parli vai ., Field Channel 
Lining Subdivision No. 9 Sirsala, Majalgaon project Ir 
rigation Section No. 13 Sirsala Tal . Parli Dist . Beed . 

IR . B. Karpe, the Executive Engineer,Majalgaon 
Irrigation Division , Parli vaijnath . Dist , Beed hereby , no 
water shall be supplied by the appropriate authority to 
an individual holder or occupier of such land and sys 
tem of supply of WaterUser Association shall by bind 
ing on all the holder s and occupier s of the lands under 
management of 

Irrigation system by farmer s . 
Any person affected by this Notification or 

part thereof,may within thirty day s the date of pub 
lication of this notification in the official gazette, file and 
appeal before Superintending Engineer and Adminis 
trator , Command Area Development Authority, Beed . 


9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


Gat No. 
2 
372 
357 
358 
359 
360 
361 
370 
455 
369 
371 
373 
374 
375 
378 
332 
331 
322 
330 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
393 
394 
395 
392 
391 
390 
Total Area 


0.77 
2.31 
11.60 
7.13 
8.55 
13.62 
3.38 
1.76 
2.24 
2.36 
5.19 
1.82 
1.80 
1.74 
1.68 
1.87 
10.22 
1.08 
0.81 
1.08 
0.61 
0.98 

0.81 
142.29 


MAJALGAON PROJECT 
Minor no . 1 to 7 and Direct outlet no . 1 to 4 
of Right side of Telasmukh Branch Canal on 
Majalgaon Right Bank Canal Dist. Beed , Tal. 

Parli vai, Village : Pimpari 

Schedule 


Sr. No. 


Gat No. 
2 


C.C.Area (Hect) 

3 


Minor No, 1 


Minor No.2 
41 

396 
42 

398 
43 

399 
44 

400 
45 

401 
46 

409 
47 

397 
48 

402 
49 

403 
50 

405 


368 
367 
365 
366 
362 


2 


5.98 
1.12 
1.11 
1.20 
1.34 
2.32 
1.23 
2.74 
1.41 
0.31 


12.09 
2.04 
0.85 
2.02 
10.27 


3 


4 


5 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३५५ 


Sr. No. 


Sr. No. 


1 


Schedule Continue 
Gat No. C.C.Area (Hect ) 
2 

3 
443 

4.09 
TotalArea 13.76 


86 


1 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 


Schedule Continue 
Gat No. C.C.Area 

(Hect) 
2 

3 
406 

0.31 
407 

0.31 
404 

0.31 
408 

12.68 
415 

7.60 
410 

4.80 
411 

2.43 
412 

2.43 
413 

4.91 
TotalArea 54.54 


Minor No.4 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 


Direct outlet No. 1 
60 

417 
61 

416 
62 

414 
Total Area 


14 
17 
16 
15 
13 
12 
446 
447 
444 
445 
448 
449 
11.00 
27.00 
28.00 
TotalArea 


1.24 
0.34 
0.75 
1.37 
3.49 
8.41 
1.60 
1.73 
1.99 
2.01 
1.31 
0.64 
8.56 
6.72 
7.88 
48.04 


11.51 
8.85 
7.38 
27.74 


Direct outlet No. 2 
63 

421 
64 

419 
65 

418 
66 

424 
67 

423 
68 

425 
TotalArea 


1.55 
5.22 
9.88 
0.21 
0.27 
2.31 
19.44 


Minor .No ,.3 . 
69 

420 
70 

429 
71 

430 
72 

431 
73 

432 
74 

433 
75 

428 
76 

427 
77 

426 
78 

434 
79 

435 
80 

436 
81 

437 

TotalArea 
Direct outlet No. 3 
82 

438 
83 

442 
84 

439 
85 

440 


4.63 
1.05 
0.36 
2.76 
1.67 
1.02 
10.27 
10.70 
5.05 
0.36 
4.98 
1.26 
2.54 
46.65 


Minor No.5 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 


29 
38 
37 
39 
40 
41 
50 
43 
45 
44 
47 
48 
49 
51 
69 
71 
78 
79 
80 
81 
24 
23 
25 
26 
22 


3.60 
0.92 
0.80 
2.00 
2.45 
2.44 
5.11 
1.64 
1.66 
1.27 
1.96 
1.02 
1.25 
4.69 
8.32 
2.45 
2.61 
2.87 
2.67 
2.38 
4.72 
2.90 
0.83 
0.90 
2.48 


3.64 
0.10 
2.92 
3.01 


३५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


Sr. No. 
1 


1 


127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 


Schedule Continue 
Gat No. C.C.Area (Hect) 
2 

3 
21 

6.41 
18 

6.02 
19 

0.91 
20 

1.71 
54 

2.53 
55 

2.64 
56 

1.54 
57 

1.61 
53 

7.46 
52 

2.12 
67 

8.48 
66 

1.82 
58 

8.98 
Total 

116.17 


Direct outlet No, 4 

Schedule Continue 
Sr. No. 

Gat No. C.C.Area (Hect) 
2 

3 
168 90 

7.76 
169 108 

1.62 
170 109 

1.99 
171 110 

2.73 
172 107 

8.31 
173 106 

3.57 
TotalArea 25.98 
Minor. .No, 7 
174 105 

3.57 
175 104 

3.67 
176 

1.74 
177 112 

1.73 
178 114 

10.44 
179 115 

4.92 
180 116 

6.07 
181 103 

4.22 
182 102 

5.00 
183 101 

14.34 
Total Area 55.70 


111 


62 


70 
61 
60 
59 
62 
63 
64 
65 
68 
75 


74 
76 


3 


Minor No.6 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 


77 


1.00 
2.84 
2.90 
1.80 
1.89 
2.00 
1.69 
3.41 
7.73 
10.01 
3.70 
3.40 
3.70 
8.06 
2.00 
2.00 
4.02 
1.80 
6.95 
11.18 
2.19 
2.41 
4.18 
3.35 
1.12 
1.12 
1.12 
1.12 


Total Area of WUA : 649.00 

Abstract 

Majalgaon Project 
Village : Pimpari (Bu.) Tal. Parli Vai. 
Sr.No. Oftake Area 
1 Minor No.1 

142.29 
2 Minor No.2 

54.54 
Direct ouletNo. 1 27.74 
4 Direct oulte No. 2 19.44 
Minor No.3 

46.65 
6 Direct oulte No.3 13.76 
7 Minor No.4 

48.04 
8 Minor No. 5 

116.17 
9 Minor No. 6 

98.69 
10 Direct oulte No. 4 25.98 
11 Minor No. 7 

55.70 
TotalArea of WUA : 

649.00 


96 


ОЛ 


95 
94 
93 
92 
91 
82 
83 
84 
85 
86 


87 


88 


R.B.Karpe 

Executive Engineer 
Majalgaon Irrigation Division 

Parli Vaijnath , Dist.Beed . 


89 


TotalArea 


98.69 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३५७ 


१ 


३४ 
कार्यकारी अभियंता यांजकडून 

माजलगाव प्रकल्प 
माजलगांव उजव्या कालव्यावरील तेलसमुख शाखा 
कालव्याव्या उजव्या बाजूने लघुवितरीका क्र . १ ते ७ व 

थेट विमोचक क्र .१ ते ४ 
जि.बीड , ता.परळी वै.गाव : पिंपरी ( बु .) 
लाभधारक शेतकऱ्यांची यादी 

अनुसूची - चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र ( सी.सी.ए .) 

हेक्टर 


अनुसूची - चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र ( सी.सी.ए .) 

हेक्टर 
२ 

३ 
सुनिल चंदर राठोड अ.पा.क. 
अनिल चंदर राठोड अ.पा.क. 
शिवाजी रामा राठोड 
काळफ रामा राठोड 
विष्णु बाबासाहेब चव्हाण 

परमेश्वर बाबासाहेब राठोड 
३७२ गुलाब रामसिंग राठोड 

०.९ १ 
फुला हाच्चू 

राठोड 


१ 


३ 


३६८ 


१२.० ९ 


उत्तम बुधा 


३५७ 


१.८ ९ 


३५८ 


१.४० 


२ 
दिगांबर धनसिंग राठोड 
परसराम धनसिंग राठोड 
भिमराव धनसिंग राठोड 
रुपचंद धनसिंग राठोड 
शिवाजी धनसिंग राठोड 
सुंदर रुपचंद राठोड 
मुक्ताबाई प्रभु राठोड 
सोनाबाई परसराम राठोड 
राजुबाई दिगांबर राठोड 
शांताबाई बाबुराव चव्हाण 
रतन दिंगाबर राठोड 


रामा धवजी राठोड 
लक्ष्मण धावजी राठोड 
अंगद देविदास पारेकर 
सुनिल चंदर राठोड अ.पा.क. 
अनिल चंदर राठोड अ.पा.क. 
सुर्यभान रामा राठोड 
आत्माराम रामा राठोड 


बाळुरामा राठोड 


३५ ९ 


३.२० 


सुमन कृष्ण राठोड 


३६७ 


२.०४ 


३६५ 


०.८५ 


३६६ 


२.०२ 


गणपत प्रभु राठोड 
गणेश लक्ष्मण राठोड 
लक्ष्मण धावजी राठोड 
वसंत शिवाजी राठोड 
सुर्यभान रामा राठोड 
आत्माराम रामा राठोड 
बाळु रामा राठोड 
पंकाबाई वसंत राठोड 
दिपु सिताराम राठोड 
भिमराव धनसिंग राठोड 

राठोड 
आश्रुबा परसराम राठोड 
विश्वांभर बालु पारेकर 
बाळु पिता रामा राठोड 
कविता दत्ता राठोड 
गुलाब रामसिंग राठोड 


३६२ 


१०.२७ 


चिमाबाई शिवाजी 
बळीराम दामु राठोड 
दत्तात्रय दिपू राठोड 
रामा धवजी राठोड 
लक्ष्मण धावजी राठोड 
बाळासाहेब रावसाहेब राठोड 
रावासाहेब फुला राठोड 
गणेश लक्ष्मण राठोड 
महादु बाबु चव्हान प्रभाकर 
धनसिंग राठोड 
परसराम धनसिंग राठोड 
बळीराम बाबु चव्हाण 
बाबासाहेब फुला 
भिमराव धनसिंग राठोड 
रामराव सिताराम चव्हाण 
साहेब रामा 


३६० 


१.६७ 


३६१ 


गणपत प्रभु 


१.७२ 


३७० 


६.७४ 


३५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची - चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र ( सी.सी.ए .) 

हेक्टर 


अनुसूची - चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र( सी.सी.ए .) 

हेक्टर 


१ 


३ 


१ 


३ 


११.६० 


२ 
निरंजन वसंत राठोड 

अविनाश वसंत राठोड 
३३२ जैनू मुकिंदा काळे 

बिरजा मुकिंदा पवार 
बबन चापुंण्या 
मुकिंदा सुरजेराम 
रामभाऊ केशव 
सुंद्रबाई दादाराव काळे 
कमलबाई सानो पवार 
मारोती सानो पवार 
आशोक सानो पवार 
जीजा लाडबा काळे 
विजय लाडबा काळे 

अर्जुन लाडबा काळे 
३३१ अंजना रामराव शिंदे 

किसन 


४५५ 


३.१० 


७.१३ 


२ 
दिगांबर धनसिंग राठोड 
भिमराव धनसिंग राठोड 
माणिक गुलाब राठोड 
रुपचंद धनसिंग राठोड 
वसंत शिवाजी राठोड 
शिवाजी धनसिंग राठोड 
सिताराम टोपा राठोड 
शामराव सिताराम चव्हाण 
संजय दामु राठोड 
दत्तात्रय रुपचंद राठोड 
नामदेव लालु चव्हाण 
नामदेव खिरा चव्हाण 
बाबु फुला चव्हाण 
बाबसाहेब सिताराम चव्हाण 
युवराज बाबसाहेब चव्हाण्ण 
शांताबाई बाबुराव चव्हाण 
विष्णु बाबासाहेब चव्हाण 
विठ्ठल नामदेव चव्हाण 
किसन फुलाजी राठोड 
तोळीराम फुलाजी राठोड 
प्रकाश फुलाजी राठोड 
रमेश फुलाजी राठोड 
पवनकुमार प्रकाश राठोड 
शुभम प्रकाश राठोड 
बाबासाहेब सिताराम चव्हाण 
रामाभाऊ आलू चव्हाण 
मुक्ताबाई राजाभाऊ चव्हाण 
लक्ष्मण आलू चव्हाण 
संजय दामु राठोड 
दत्तात्रय रुपचंद राठोड 
भाऊसाहेब रुपचंद राठोड 
रोहीदास लिंबाजी राठोड 
रुपचंद धनसिंग राठोड 
शिवाजी धनसिंग राठोड 


तुकाराम शिंदे 
अनुसया मारोती ढमे 


३२२ 


८.५५ 


३६ ९ 


७.६७ 


३७१ 


१.५७ 


३३० 


१३.६२ 


३७३ 


०.७९ 


उत्तम रामभाऊ जाधव 
कल्याण शेषराव कोळेकर 
कलावती रामभाऊ ढमे 
मारोती रामभाऊ ढमे 
मुंजाभाऊ श्रीराम कोल्हे 
शंकर धनु 

राठोड 
श्याम दत्तात्रय ढेकळे 
अनिरुद्र भानुदास पारेकर 
कल्याण शेषराव कोळेकर 
अंगद देविदास पारेकर 
दत्तात्रय भानुदास पारेकर 
दिगांबर भानुदास पारेकर 
पार्वती देविदास पारेकर 
वैजनाथ देविदास पारेकर 
सरुबाई शेषराव कोळेकर 
महानंदा दिंगाबर पारेकर 
प्रदीप कल्याण कोळेकर 


३७४ 


०.९ ५ 


३७५ 


०.७७ 


३७८ 


२.३१ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , ३५ ९ 
अनुसूची - चालू 

अनुसूची - चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र ( सी.सी.ए.) गट नं . जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र ( सी.सी.ए.) 
हेक्टर 

हेक्टर 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


विजय काशीनाथ पवार 


कैलास अनुरद 


पुष्पा सुंदर राठोड 


३.३८ 


३८४ 


१.८२ 


३८५ 


१.८० 


१.७६ 


३८६ 


१.७४ 


२.२४ 


३८७ 


१.६८ 


२.३६ 


३८८ 


१.८७ 


सविता कल्याण कोळेकर 

पारेकर 
गणेश अनुरद 

पारेकर 
प्रविण कल्याण कोळेकर 
३७९ विष्णू गणपत जाधव 

देविदास गणपत पौळ 
रामभाउ आलू चव्हाण 
बापू लिंबा चव्हाण 
तुकाराम लक्ष्मण चव्हाण 

मथुराबाई गणपत चव्हाण 
३८० शिवाजी धनसिंग राठोड 

अनिता यंशवंत राठोड 

संताबाई कचरू राठोड 
३८१ युवराज बाबासाहेब चव्हाण 

कमलबाई बाबासाहेब चव्हाण 
३८२ 

विजय लिंबाजी चव्हाण 
विष्णू गणपत चव्हाण 
नरहरी रेशीम गडदे 
रामभाउ आलू चव्हाण 
शहजी दिंगाबर चव्हाण 
दत्ता धोंडीबा चव्हाण 
बापूराव 

लिंबाजी चव्हाण 
लक्ष्मण आलू चव्हाण 
३८३ 

भिमाबाई फुला पवार 
गंपू बालू पवार 
प्रभाकर धनसिंग राठोड 
परसराम धनसिंग राठोड 
रमेश प्रभु राठोड 
वसंत शिवाजी राठोड 
शिवाजी धनसिंग राठोड 
दत्ता रूपचंद राठोड 
अनिता यशवंत राठोड 
संजय दिगांबर राठोड 
राजेभाऊ काशीनाथ पवार 


विमल विष्णू चव्हाण 
विठ्ठल गबू पवार 
धोंडीराम आलू चव्हाण 
लिंबा आलू चव्हाण 
मोहन लिंबाजी चव्हाण 
दिंगाबर आलू चव्हाण 
आशोक दिगाबर चव्हाण 
यशोदाबाई शहाजी चव्हाण 
आश्रुबा परसराम राठोड 
वैजनाथ देविदास पारेकर 
धोंडीराम 

आलू चव्हाण 
संजय धोंडीराम चव्हाण 
महादेव सुदाम हाके 
भारम परसराम राठोड 
गणपत प्रभु 

राठोड 
अश्रुबा परसराम राठोड 
वैजनाथ देविदास पारेकर 
यशवंत रुपचंद राठोड 
अनिता यंशवंत राठोड 
केशव भाऊ पवार 
गुलाब 

रुपसिंग पवार 
नारायण हीरामन राठोड 
नरहरी रेशीम गडदे 
बनसी निवृत्ती गडदे 
भगवान निवृत्ती गडदे 
मारोती देवराव गडदे 
महादेव रेशीम गडदे 
रुकमीण बन्सी गडदे 
रेशीम अप्पा गडदे 
रघुनाथ गणपत राठोड 
शरद बाबूराव राठोड 
अंगद देविदास पारेकर 


३८ ९ 


१०.२२ 


५.१९ 


३ ९ ३ 


१.०८ 


३६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची - चालू 
गट नं.जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र ( सी.सी.ए.) 

हेक्टर 


अनुसूची - चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र ( सी.सी.ए.) 

हेक्टर 


३ 


१ 


३ 


रमेश प्रभु 


१.२३ 


१.०८ 


१.१२ 


०.६१ 


१.३४ 


रमेश प्रभु 


१.३४ 


खेमा पवार 


०.८१ 


१४२.२ ९ 


१.२० 


५.९ ८ 


१ 

२ 
वैजनाथ देविदास पारेकर 
३ ९ ४ आश्रुबा परसराम राठोड 

राठोड 
३ ९ ५ अनिरुद्र भानुदास पारेकर 

सोनाबाई परसराम राठोड 

आश्रुबा परसराम राठोड 
३ ९ २ आश्रुबा परसराम राठोड 

राठोड 
३ ९ १ ज्ञानेश्वर दिंगाबर पारेकर०.९ ८ 

सोनाबाई परसराम राठोड 

कविता दत्ता राठोड 
३ ९ ० आश्रुबा परसराम राठोड 
एकूण 

क्षेत्र: 
लघुवितरीका क्र . २ 
३ ९ ६ मीराबाई अमृत पारेकर 
दिगांबर भानूदास 

पारेकर 
सुर्यकांत किसन मोरे 
दिगांबर गोपिनाथ डीकले 
अण्णासाहेब केशव भोसले 

दत्तात्रय सुर्यकांत मोरे 
४० ९ चंद्रकांत तेजू पवार 
धनु तुळा 

राठोड 
शंकर धनु 

राठोड 
शिवाजी तेजू पवार 
करूबाई शंकर राठोड 
दत्तात्रय गोपिनाथ डीकले 
भारत शंकर राठोड 
नामदेव भिका पवार 
पार्वती भगवान गडदे 
सुधाकर सुर्यभान जगताप 
लिंबाजी रेखा पवार 
शिवाजी रामाभाऊ घोडके 
पुष्पा रतन चव्हाण 
उत्तम रेखा पवार 
मारोती रेखा पवार 


२ 
प्रकाश सिताराम पवार 

प्रदीप शिवाजी शेटाळे 
३९ ७ अंकुश गंगाधर डीकले 

गोपिनाथ लक्ष्मण डोकले 
३ ९ ८ विठठल विश्वनाथ डोकले 
३ ९९ 

गोपिनाथ लक्ष्मण डीकले १.११ 

गंगाधर लक्ष्मण डीकले 
४०० 

केशव भाऊ पवार 
संजय केशव पवार 
भानुदास 
शीला अप्पासाहेब पवार 

विमल विश्वनाथ राठोड 
४०१ नागनाथ विठ्ठल लंगरे 

रुक्मीण विठ्ठल डीकले 
हरिभाऊ हीरामण 

राधाबाई शिवाजी डीकले 
४०२ 

अंकुश गंगाधर डीकले 
केशव भाऊ पवार 
गंगाधर लक्ष्मण डीकले 
विजय केशव पवार 

मंडुधरी अंकुश डीकले 
४०३ यादव नामदेव डीकले 
४०५ गोपाळ रामभाऊ डीकले 

ज्ञानोबाकिसन डीकले 

सोमनाथ किसन डीकले 
४०६ गोपाळ रामभाऊ डीकले ०.३१ 
४०७ ज्ञानोबा किसन डीकले 

सोमनाथ किसन डीकले 
४०४ गोपाळ रामभाऊ डीकले 
४०८ 

श्रीराम भिका पवार 
आशोक शंकर राठोड 


२.७४ 


२.३२ 


१.४१ 


०.३१ 


०.३१ 


०.३१ 


१२.६८ 


दत्तु धनु राठोड 


बळीराम धनू राठोड 
रोहिदास ज्ञानोबा घोडके 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १ ९४१ , 


३६१ 


अनुसूची - चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र ( सी.सी.ए.) 

हेक्टर 


१ 


३ 


३ 


अनुसूची - चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र ( सी.सी.ए.) 

हेक्टर 
२ 
रेखा सोमा पवार 
वामन धनु राठोड 
सुमनबाई शिवाजी शेटाळे 

रुद्रावती शिवाजी शेटाळे 
४१५ 

अनिल भगवान डीकले 
नारायण किसन तांबूकर 
बबन तुळशीराम गायकवाड 
महादेव किशन गायकवाड 
लिंबा सुखदेव तांबूकर 
लक्ष्मणलिंबाजी तांबूकर 
संभू सुखदेव तांबूकर 

शंकर लक्ष्मण तांबूकर 
४१० नितीन रामराव पवार 

४.८० 
उत्तम रामभाऊ जाधव 
दामोधर रामराव पौळ 
बाबासाहेब रामभाऊ जाधव 
साहेबराव रामराव पवार 
ज्ञानेश्वर रामराव पौळ 

विठ्ठल कुंडीराम पौळ 
४११ ज्ञानोबा गोपिनाथ देशमुख 
४१२ लक्ष्मण ज्ञानोबा पौळ 

२.४३ 
किरन लक्ष्मण पौळ 
४१३ गोपिनाथ लक्ष्मण डीकले ४.९ १ 

कृष्ण गोपाळ कुलकणी 
मारतंड नारायण कुलकणी 
शरद नारायण कुलकर्णी 
ज्ञानोबा दिगांबर कुलकणी 
दिगांबर गोपिनाथ डीकले 


१ 

२ 
सरजेराव देवराव वैराळ 
वैजनाथ अर्जुन तांबूकर 
राजभाऊ भास्कर वैराळ 
भाळू भास्कर वैराळ 
भिमराव छत्रभूज वैराळ 
छत्रभूज रामाभाऊ वैराळ 
सुलाबाई निवृत्ती वैराळ 
सरूबाई हरीभाऊ वैराळ 
महारूद्र प्रशाक मोरे 
अरविंद प्रकाश मोरे 

प्रविण प्रकाश मोरे 
४१६ किसन आश्रुबा तांबुळकर ८.८५ 

रामेश्वर पंढरी तुडकर 
सिध्देश्वर पंढरी 

तुडकर 
नागोराव अर्जुन तांबुकर 
उमेश नारायण तांबुकर 
रेणुका नारायण तांबुकर 
रमेश तुकाराम तांबुकर 

गणेश ज्ञानोबा तांबूकर 
४१४ अर्जुन किसन तांबूकर 

उज्वला लक्ष्मण पौळ 
तुकाराम किसन तांबूकर 
नारायण विठ्ठल तांबूकर 
शरद नारायण कुलकणी 
शंकर नारायण कुलकणी 
संतुक ज्ञानोबा कुलकणी 
सुनंदा शंकर कुलकर्णी 
ज्ञानोबा किसन तांबूकर 
वैजनाथ अर्जन तांबकर 

एकूण 

क्षेत्रः 
थेट विमोचक क्र .२ 
४२१ दत्त मुरलीधर माने 

नामदेव विश्वनाथ माने 
मारोती मुरलीधर माने 


७.३८ 


एकूण क्षेत्रः 


५४.५४ 


थेट विमोचक क्र .१ 


११.५१ 


२७.७४ 


४१७ हनुमंत शिवाजी डोकले 

निवृत्ती गोपिनाथ वैराळ 
भानुदास बाबू वैराळ 
संभु देवराव वैराळ 


१.५५ 


३६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , भाग १ - पुरवणी 
अनुसूची - चालू 

अनुसूची - चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र ( सी.सी.ए.) गट नं . जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र ( सी.सी.ए.) 
हेक्टर 

हेक्टर 


१ 


३ 


१ 


२ 


३ 


४१९ 


५.२२ 


१ ९ .४४ 


४.६३ 


१.०५ 


४१८ 


९ .८८ 


२ 
सुरेश विश्वनाथ माने 
भास्कर विश्वनाथ माने 
मदन देवराव माने 
बालासाहेब सिताराम माने 
प्रभाकर सिताराम माने 
दत्ता मुरलीधर माने 
नामदेव विश्वनाथ माने 
मारोती मुरलीधर माने 
सुरेश विश्वनाथ माने 
भास्कर विश्वनाथ माने 
मदन देवराव माने 
बालासाहेब सिताराम माने 
प्रभाकर सिताराम माने 
दत्ता मुरलीधर माने 
नामदेव विश्वनाथ माने 
बबन मोहन जगदाळे 
मारोती मुरलीधर माने 
विठ्ठल निवृत्ती माने 
सुरेश विश्वनाथ माने 
भास्कर विश्वनाथ माने 
तुकाराम ज्ञानोबा माने 
दत्ता ज्ञानोबा माने 
दिपक बाबूराव माने 
बाबूराव तुकाराम माने 
दत्ता मुरलीधर माने 
नामदेव विश्वनाथ माने 
मारोती मरलीधर माने 
सुरेश विश्वनाथ माने 
भास्कर विश्वनाथ माने 
मदन देवराव माने 
बालासाहेब सिताराम माने 
प्रभाकर सिताराम माने 
दत्ता मुरलीधर माने 
नामदेव विश्वनाथ माने 


०.३६ 


मारोती मुरलीधर माने 
सुरेश विश्वनाथ माने 
भास्कर विश्वनाथ माने 
मदन देवराव माने 
बालासाहेब सिताराम माने 
दत्तात्रय सिताराम माने 

एकूण 

क्षेत्र: 
लघुवितरीका क्र .३ 
४२० दिपक बाबूराव माने 

बाबूराव तुकाराम माने 

महादेव बाबूराव माने 
४२९ गंपूबालू पवार 

भरत शंकर 
काशीनाथ रामा पवार 
सोमनाथ सुर्यभान पौळ 

सुर्यभान नरहरी पौळ 
४३० 

प्रभू दामू पवार 
अरविंद प्रकाश मोरे 
रुकमीण 

प्रभू पवार 
अर्जुन भोपा राठोड 
गणेश बाबासाहेब जाधव 
दिपक संतराम मोरे 
शरद संतराम मोरे 

लक्ष्मी दत्ता ढेकळे 
४३१ माणिक पांडुरंग कोल्हे 

मथुराबाई ज्ञानोबा कोल्हे 
सुदाम पांडुरंग कोल्हे 
ज्ञानोबा गणपत पौळ 

किरण लक्ष्मण पौळ 
४३२ 

एकनाथ मारोती कोल्हे 
गयाबाई मारोती कोल्हे 
भगवान मारोती कोल्हे 
शांताबाई केशव पवार 
वैजंता शेषराव सावंत 


४२४ 


०.२१ 


४२३ 


०.२७ 


२.७६ 


१.६७ 


४२५ 


२.३१ 


२ 


३ 


१ 


३ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , ३६३ 
अनुसूची - चालू 

अनुसूची - चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र ( सी.सी.ए.) गट नं . जमिनमालकाचे नांव क्षेत्र ( सी.सी.ए.) 
हेक्टर 

हेक्टर 
१ 

२ 
४३३ वैशाली माणिक डोकले १.०२ 

४३५ 

कारभारी सखाराम हेगडकर ४.९ ८ 
सुरज माणिक डीकले 

निवृत्ती सखाराम हेगडकर 
४२८ विष्णू नरहरी पौळ 

व्यंकट सखाराम हेगडकर 

१०.२७ 
रुकमीण सुर्यभान पौळ 

४३४ निवृत्ती आप्पाराव गडदे 

०.३६ 
विश्वजीत मकरद्वज पौळ 

भागवती व्यंकटी हेगडकर 

माणिक जीजाभाऊ डोकले 
सुर्यभान नरहरी पौळ 
इद्रजीत मकरद्वज पौळ 

रेशीम अप्पा गडदे 
रणजी मकरद्वज पौळ 

कौसाबाई सोपान 
अभिजीत मकरद्वज पौळ 

सविता नरहरी गडदे 

अश्वीनी महादेव गडदे 
४२७ उज्वला लक्ष्मण पौळ 

१०.७० 
४२६ राजाभाऊ व्यंकटी हेगडकर 

१.२६ 
गोदावरी विठ्ठल उमरे 

बाबासाहेब नारायण पौळ 
भागवत व्यंकटी हेगडकर 

४३७ 

२.५४ 
मोतीराम बाबूराव पौळ 

पंचखुला सुदाम पौळ 

ज्ञानोबा व्यंकट हेगडकर 
वैजनाथ भगवान पौळ 

संगिता धनराज पौळ 
विमलबाई भगवान पीळ 

क्षेत्र : 

एकूण ४६.६५ 
सोमनाथ भगवान पौळ 

थेट विमोचक क्र .३ 
संतोष शेषराव पाळ 

४३८ महादेव साहेबराव पौळ ६.६४ 
हरीशचंद्र शेषराव पौळ 

दत्तात्रय साहेबराव पौळ 
ज्ञानोबा गणपत पौळ 

४४२ 

आबासाहेब बळीराम पौळ ०.१० 
सविता हरीश्चंद्र पौळ 

उध्दव आबासाहेब पौळ 
अर्जुन साहेबराव पौळ 

तुकाराम आश्रुबा देवकते 
विठ्ठल नरसिंग उमरे 

यादव आश्रुबा देवकते 
राम आसाराम पौळ 

शंकर मुंजाजी सुरनर 
सुनिता संतोष पौळ 

रमेश दगडु पौळ 
त्रुषाकश संतोष पौळ 

४३ ९ तोताबाई मारोती गायकवाड 

२.९ २ 
राजेश्वरी अनुरथ पौळ 

वसंत दुधा पवार 
अनंता भगवान नागरगोजे 

शेषेराव हरीभाऊ सपकाळ 
सोमनाथ भगवान पौळ 

सुभान बाबासाहेब सपाकाळ 
वैजनाथ भगवान पौळ 

त्रुषीकेश आण्णासाहेब ठोंबरे 
४२६ कौशल्या किशन शिंदे 

५.०५ 

ज्ञानेश्वर आण्णासाहेब ठोंबरे 
निवृत्ती विठ्ठलराव शिंदे 

शिवाजी अनंत सपाकाळ 
विठ्ठल किशन शिंदे 

४४० त्रिंबक बलभीम काळे 

३.०१ 
ज्ञानोबा विठ्ठल शिंदे 

विनयक बलभीम काळे 
आशाबाई सोपान शिंदे 


३६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


३ 


अर्जुन साधू 


लाभधारक शेतक -यांची यादी- चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नाव क्षेत्र ( सी.सी.ए ) 

हेक्टर 
त्रुषीकेश आण्णासाहेब ठोंबरे 
ज्ञानेश्वर आण्णासाहेब ठोंबरे 
अंगद रंगनाथ काळे 
लक्ष्मण रंगनाथ काळे 

धर्मराज रामभाऊ काळे 
४४३ अनुरथ उध्दव पौळ 

४.० ९ 
अज्ञानबाई तुकाराम देवकते 
तुकाराम आश्रुबा देवकते 
यादव आश्रुबा देवकत 
शंकर मुंजाबा सुरनर 
शिवाजी मुंजाबा सुरनर 

एकूण क्षेत्र: 

१३.७६ 
१४ बाळू नारायण वाव्हळे 

१.२४ 
शिवाजी नारायण वाव्हळे 
१७ भिकन शेख ईस्माईल 

०.३४ 
१६ शिवाजी नारायण वाव्हळे ०.७५ 

बळीराम कोंडीबा चोपडे 
१५ 

शिवाजी नारायण वाव्हळे १.३७ 

भाऊराव एकनाथ घाडगे 
१३ आशोक भास्कर माने 

३.४ ९ 
अजीत भास्कर माने 
सखाराम व्यंकटी साळवे 

विध्यार्थ व्यंकटी साळवे 
१२ नामदेव विश्वनाथ माने 

८.४१ 
सुरेश विश्वनाथ माने 
४४६ हरीभाऊ ग्यानबा गडदे १.६० 
रमेश दगडु 

पौळ 
४४७ गोपाळ रामभाऊ डीकले १.७३ 

शाम महादेव पौळ 

तुळशीराम रामकिसन साबळे 
४४४ निशा सुरेश माने १.९९ 

उषा नामदेव माने 
४४५ विशाल दिलीप राका 

२.०१ 
आशिष दिलीप राका 
राधा नामराव माने 


लाभधारक शेतक -यांची यादी- चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नाव क्षेत्र( सी.सी.ए ) 

हेक्टर 
१ 

२ 
४४८ विश्वनाथ शंकर जाधव 

१.३१ 
४४ ९ मंडुधरी दादाराव पौळ ०.६४ 
११ उत्तम यशंवत माने 

८.५६ 
रामराव यशवंत माने 
अनिल उत्तम माने 
सुनिल उत्तम माने 
शुभा शाहूराव माने 

प्रताप शाहूराव माने 
२७ आशोक भास्कर माने 

६.७२ 
अजीत भास्कर माने 

डिकले 
२८ आशाबाई भास्कर माने 

७.८८ 
विलास गणेश शिगणे 
रवीराजे नामदेव माने 
साक्षात राजे सुरेश माने 
आशाबाई गणेशराव शिंगणे 
यशवंतराव नामदेव माने 
सुजरबाई यशवंत माने 

एकूण 

क्षेत्र: ४८.०४ 
लघुवितरीका क्र .५ 
२ ९ भिसाचार्य अनंत सावंत 

३.६० 
महादेव अनंत सावंत 

कान्होपात्रा केशव सावंत 
३८ केशव अनंत सावंत 

०.९ २ 
३७ कालिंदा महादेव सावंत ०.८० 

निर्मला भिश्माचार्य सावंत 
३ ९ पांडुरंग हरीभाऊ सपकाळ २.०० 

प्रभू देवराव जानकर 
सागरबाई ज्ञानोबा होनमने 

श्रीरंग पांडुरंग सपकाळ 
४० आशाबाई प्रभू जानकर २.४५ 

कालिंदा महादेव सावंत 
निर्मला भिश्माचार्य सावंत 
भिश्चार्य अनंता सावंत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३६५ 


लाभधारक शेतक - यांची यादी- चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नाव क्षेत्र( सी.सी.ए ) 

हेक्टर 


लाभधारक शेतक -यांची यादी- चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नाव क्षेत्र( सी.सी.ए ) 

हेक्टर 


१ 


३ 


१ 


२ 


سه 


४५ 


२.४४ 


८० 


२.६७ 


५० 


५.११ 


८१ 


२.३८ 


४३ 


२४ 


१.६४ 


४५ 


१.६६ 


४४ 


१.२७ 


२३ 


२.९ 


४७ 


१.१६ 


२५ 


४८ 


१.०२ 


२ 
महादेव अनंत सावंत 
विजयमाला शेषराव सपकाळ 
बालासाहेब शेषराव सपकाळ 
उज्वला प्रकाश शिंदे 
उज्वाला कुंडलीक लोमटे 
एकनाथ मारोती कोल्हे 
जरीबखों बाबूखों पठाण 
हनुमंत माणिक कोल्हे 
हीमंत सुदाम कोल्हे 
सुदाम पांडुरंग कोल्हे 
वसंत गणपत कोल्हे 
बालासाहेब गणपत कोल्हे 
मधुकर परमेश्वर उगले 
मुंजाभाऊ श्रीराम कोल्हे 
आशोक नकुल आचार्य 
केशव पांडुरंग पौळ 
रमेश पांडुरंग पौळ 
सुधाकर परमेश्वर उमरे 
उध्दव विश्वनाथ सावंत 
अरुण भागोराम हाके 
सदाशिव विश्वनाथ सावंत 
राम मारोती पांढरे 
जनदेन रामराव नेवल 
दत्तात्रय परमेश्वर उमरे 
पंडीत परमेश्वर उमरे 
परमेश्वर मारोती उमरे 
मधुकर परमेश्वर उमरे 
सुधाकर परमेश्वर उमरे 
केवळबाई श्रीराम मोरे 
बालासाहेब काशीनाथ शेरकर 
रुकमीणबाई आमरूषी हॉडे 
स्नेहलता माणिक लोमटे २.६१ 
आण्णासाहेब किसन काळे 
आशाबाई दिलीप काळे 


२६ 


०.९ 


किसन दिलीप काळे 
लताबाई अंगद कोल्हे 
सुनिल संभाजी लोमटे 
बालासाहेब संभाजी लोमटे 
गौसुराम कारभारी काळे 
कैलास गौसुराम काळे 
अंबादास शेषराव पारेकर ४.७२ 
विष्णू कारभारी काळे 
भारत शंकर पांढरे 
शंकर भिमराव पांढरे 
सिध्देश्वर अंबादास पारेकर 
धोंडीराम हनुमंत नरवटे 
महादेव रंगनाथ शेंडगे 
छत्रभूज हनुमंत नरवटे 
अंबादास शेषराव पारेकर ०.८३ 
सिध्देश्वर अंबादास पारेकर 
धोंडीराम हनुमंत नरवटें 
महादेव रंगनाथ शेडगे 
नारायण विठ्ठल कोल्हे 
नारायण विठ्ठल पारेकर 
रुकमीनीबाई सुखदेव पारेकर 
धोंडीराम हनुमंत नरवटे 
नारायण विठ्ठल कोल्हे 
पंडीत शाहूबा 

पारेकर 
भारत जीजा वैरा 
महादेव रंगनाथ शेंडगे 
रामकिशन जीजा वैराळ 
व्यंकट विश्वनाथ धुमाळ 
विठ्ठल मुकुंद पारकर 
लक्ष्मी नारायण कोल्हे 
गजराबाई विठ्ठल पारेकर 
धोंडीराम जीजा वैराळ 
श्रीकिशन त्रिबंक बोधे 
गोविंद रामभाऊ पारेकर 


४ ९ 


१.२५ 


५१ 


४.६ ९ 


२२ 


२.४८ 


२१ 


६.४१ 


६ ९ 


८.३२ 


७१ 


२.४५ 


७८ 


७ ९ 


२.८७ 


१८ 


६.०२ 


३६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


३ 


२० 


लाभधारक शेतक -यांची यादी- चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नाव क्षेत्र ( सी.सी.ए ) 

हेक्टर 
१ 

२ 
प्रकाश त्रिबंक बोधे 
रामभाऊ दगडु पारेकर 
शकुंतला लक्ष्मण पारेकर 
आकाश गोविंद पारेकर 

आक्षय गोविंद पारेकर 
१ ९ व्यंकट विश्वनाथ धुमाळ 

०.९ १ 
व्यंकटराव विश्वनाथ धुमाळ 
पारोबाई कारभारी पांडुळे 
लक्ष्मण किसन शिंदे 

१.७१ 
५४ भिमा महादु पारेकर 
सुग्रीव महादु पारेकर 

२.५३ 
आशोक श्रीधर निर्मळ 

२.६४ 
शंकर भिमराव पांढरे 
अनुसया शंकर पांढरे 
विलास श्रीधर निर्मळ 

शंकर भिमराव पांढरे 
५६ नागोराव मुंजाजी आनुसे १.५४ 
परिमला बाबूराव 

गडदे 
पदमीन परसराम निर्मळ 
सुदाम सुगंधराव कावळे 
भागाबाई बळीराम अनुसे 

भारत सुंदरराव शिंदे 
५७ मुंजाभाऊ बालासाहेब वैराळ 

१.६१ 
रमाकांत देविदास देशमुख 
विठ्ठल किसन शिंदे 
सोपान नामदेव देशमुख 
राजूबाई बाजीराव हांडे 
सुदाम अण्णासाहेब करडीले 
मच्छींद्र निवृत्ती 
कारभारी रामभाऊ शिंदे ७.४६ 
नामदेव बालासाहेब शिंदे 
राजेभाऊ रामभाऊ शिंदे 
विठोबाई आश्रुबा शिंदे 
सुनंदा राजेभाउ शिंदे 

२.१२ 


लाभधारक शेतक-यांची यादी- चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नाव क्षेत्र ( सी.सी.ए ) 

हेक्टर 
१ २ 

३ 
तुळशीराम तुकाराम झगडे 

भरत कारभारी शिदे 
६७ अकुंश मधुकर 

सोळंके 

८.४८ 
बळीराम भानुदास सावंत 
मुंजाभाऊ भूजंग सावंत 
सिद्राम मधुकर सोळंके 
मधुकर सिद्राम सोळंके 

हनुमान भानुदास सावंत 
६६ शंकर भिमराव पांढरे 

१.८२ 
५८ अमोल 

सुदाम कावळे 

८.९ ८ 
नागोराव मुंजाजी आनुसे 
परिमला बाबूराव गडदे 
पदमाकर तुकाराम निर्मळ 
पांडुरंग तुकाराम निर्मळ 
सुदाम सुगंधराव कावळे 
ज्ञानोश्वर प्रभाकर निर्मळ 
भागाबाई बळीराम अनुसे 
बाबासाहेब भानुदास निर्मळ 

एकूण क्षेत्र: 

११६.१७ 
लघुवितरीका क्र .६ 
દુર गणपत निवृत्ती माने 

१.०० 
रवीराजे नामदेव माने 
साक्षंत राजे सुरेश माने 
ज्ञानोबा मुंजाभाऊ काळे २.८४ 

किरण बालासाहेब काळे 
६१ अर्जुन गणपत माने 

२.९ ० 
गणपत भागोजी शेंडगे 
जालींदर गणपत माने 
रमाकांत देविदास देशमुख 
कौशल्या सखाराम सोळंके 
हनुमंत सखाराम सोळंके 

बालासाहेब सखाराम सोळंके 
६० रमाकांत देविदास देशमुख १.८० 

प्रकाश गणपत माने 


७० 


५३ 


५२ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३६७ 


लाभधारक शेतक - यांची यादी- चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नाव क्षेत्र ( सी.सी.ए ) 

हेक्टर 


लाभधारक शेतक -यांची यादी- चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नाव क्षेत्र ( सी.सी.ए ) 

हेक्टर 


१ 


३ 


१ 


३ 


५ ९ 


६२ 


२.०० 


२ 
भागीरथी व्यंकटराव हांडे 
आमृशी व्यंकटराव होंडे 
जनादन आमशी हांडे 
विष्णू अनंत सपकाळ 
मंगलबाई बाबूराव पौळ 
शशीकला 


६३ 


१.६ ९ 


९ ६ 


२.०० 


६४ 


९ ५ 


बाबूराव पोळ 


२.०० 


९ ४ 


४.०२ 


६५ 


७.७३ 


९ ३ 


१.८० 


२ 
अनिता रमाकांत देशमुख १.८ ९ 
गणपत निवृत्ती माने 
रवीराजे नामदेव माने 
साक्षंत राजे सुरेश माने 
मुरलीधर शंकर माने 
नरहरी पंढरीनाथ सोळंके ३.४१ 
रमराव धनसिंग राठोड 
केशव अनंत सावंत 
जनदन नारायण सावंत 
जरीबखाँ बाबूखाँ पठाण 
महादेव अनंत सावंत 
लतीफखा जरीबखाँ पठाण 
विष्णू नरहरी पौळ 
शेरखा जरीबखाँ पठाण 
नामदेव त्रिबंक मोरे 
वैजनाथ भिश्माचार्य सावंत 
महादेव त्रिबंक मोरे 
अंगद रंगनाथ काळे 
लक्ष्मण रंगनाथ काळे 
बबन हरी पौळ 
लिंबाबाई बालासाहेब पौळ 
शिवकन्या बबन पौळ 
सुनिल अर्जुन पौळ 
रमेश अर्जुन पौळ 
होसाबाई अर्जुन पौळ 
भागवत बालासाहेब पोळ 
युवराज बालासाहेब पौळ 
सतिष अश्रुबा मोरे 
कलाबाई बाबूराव पाळ 
त्रिवेणी तात्याराव हांडे 
तात्याराव कोंडीबा हांडे 
जयश्री सुंदर पौळ 
ज्ञानेश्वर सुंदर पौळ 
रामकिशन व्यंकटराव हांडे 


९ २ 


६८ 


१०.०१ 


रानबा लक्ष्मण जगताप 
बळीराम एकनाथ डिकले 
रामभाऊ राजाभाउ शिंदे 
प्रिती रमाकांत पौळ 
पुष्पा रमाकांत पौळ 
प्रियंका रमाकांत पौळ 
बालासाहेब पांडुरंग आपेट 
प्रतिक्षा रमाकांत पौळ 
प्रतिक रमाकांत पौळ 
तुकाराम 

अंबाजी वैराळ 
महादु अंबाजी वैराळ 
साधु अंबाजी वैराळ 
भागवत धर्मकाळे 

६.९ ५ 
ओमकार धर्मराज काळे 
दत्तात्रय विनायक काळे 
सतिष विनायक काळे 
केशव पांडुरंग पौळ 
गणेश लक्ष्मण पौळ 
रमेश पांडुरंग पौळ 
रामदास बाजीराव हांडे 
आलका गणेश पौळ 
गुंजण गणेश पौळ 
गजनान बाजीराव हांडे 
नागनाथ राजाराम डिकले 
महादेव त्रिबंक मोरे 
नामदेव त्रिबंक मोरे 
किसन हरिभाऊ धुमाळ 
रोहिदास हरिभाऊ धुमाळ 


९ १ 


११.१८ 


७५ 


३.७० 


७४ 


३.४० 


८२ 


२.१ ९ 


७६ 


३.७० 


८३ 


२.४१ 


1969 


८.०६ 


३६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


३ 


३ 


लाभधारक शेतक -यांची यादी- चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नाव क्षेत्र ( सी.सी.ए ) 

हेक्टर 
१ 

२ 
अशोक रोहिदास धुमाळ 

अंजना आशोक आंबड 
८४ अनिल नागनाथ डिकले 

संतोष नागनाथ डिकले 
८५ उत्तम हेमा राठोड 

३.३५ 
गोपीनाथ 

लालू चव्हाण 
गोविंद भाऊसाहेब चव्हाण 
वैजनाथ पांडुरंग पौळ 
नामदेव खीरा चव्हाण 
पांडुरंग सिताराम चव्हाण 
भाऊ यमाजी चव्हाण 
रामकिसन तात्यासाहेब काशी 
रामराव रावसाहेब चव्हाण 
लक्ष्मणराव साहेब चव्हाण 
वैजनाथ देविदास चव्हाण 
शंकर हेमाजी राठोड 
सुदाम विठ्ठल गडदे 
सुग्रीव विठ्ठल गडदे 
संजय किसन चामनर 
साहेबराव भाऊराव चव्हाण 
सुभाष रावसाहेब चव्हाण 
रामचंद्र अंबादास निर्मळ 
भारत छत्रभुज चव्हाण 
प्रकाश छत्रभुज चव्हाण 
संजय छत्रभुज चव्हाण 
गोंविद अप्पाराव खांडेकर 
बिभिषण रामभाऊ देशमुख 

महावीर भोपाल मुगदम 
८६ निलाबाई तुळशीराम चोपडे 

१.१२ 
सुलाबाई भागोजी गावडे 
८७ अंबादास गणपत ढवळे 

१.१२ 
लिंबाजी गणपत ढवळे 
८८ गंगाबाई रोहीदास राजभूज 

१.१२ 
नामदेव किसन राजभूज 


लाभधारक शेतक-यांची यादी- चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नाव क्षेत्र ( सी.सी.ए ) 

हेक्टर 
१ 

२ 
सोपान किसन राजभूज 
८ ९ 

पाशाखा हनीफखों पठाण १.१२ 
नासखों हनीफखाँ पठाण 
उलफत्तखॉ हनीफखों पठाण 
परवीन हनीफखाँ पठाण 

एकूण क्षेत्र: 

९ ८.६ ९ 
थेट विमोचक क्र . ४ 
९ ० जीजाबाई धोंडीराम राठोड ७.७६ 

तुकाराम धुराजी राठोड 
शशीकला नामदेव राठोड 
पांडुरंग लोभा चव्हाण 
रावसाहेब धुराजी राठोड 
संदीप वसंत चव्हाण 
नामदेव धोंडीराम राठोड 
चतुराबाई रावसाहेब राठोड 

लक्ष्मीबाई दत्ता चव्हाण 
१०८ माणिक काळूराम राठोड १.६२ 

शेख खाजा शेख अब्दुल 

ज्ञानोबा मानाजी नागरगोजे 
१०९ सुखदेव नामदेव दोंदील 

१.१ ९ 
११० अर्जुन विश्वनाथ गिलबिले 

२.७३ 
गंपू लक्ष्मण राठोड 
बाबासाहेब विश्वनाथ 
सुंदर लालू चव्हाण 
हरीभाऊ सुंदर चव्हाण 
ज्ञानोश्वर 
हरीभाऊ फपाळ 
कसतुराबाई वसंत चव्हाण 
अंकुश बाबूराव पवार 
श्रीराम मोठो चव्हाण 

८.३१ 
नामदेव दगडु चन्हाण 
पांडुरंग लोभा चव्हाण 
पांडुरंग फतू पवार 
बळीराम जेमसिंग चव्हाण 


दुधसागर महादेव 


१०७ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १ ९४१ , 


३६ ९ 


लाभधारक शेतक-यांची यादी- चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नाव क्षेत्र ( सी.सी.ए ) 

हेक्टर 


१ 


३ 


२ 
वसंत ताराचंद चव्हाण 
पंकाबाई जेमीसिंग चव्हाण 
रामजी लालू चव्हाण 
सुखदेव गणपत राठोड 
गंगबाई लिबाजी चव्हाण 
जयश्री संदीपान चव्हाण 
विजय वसंत चव्हाण 
विष्णू कारभारी काळे 
घनशाम भाऊसाहेब राठोड 
नवनाथ नामदेव राठोड 
साहेबराव ज्ञनोबा राठोड 


१०६ 


३.५७ 


गणपत रामभाऊ चव्हाण 


मुक्ता विष्णू काळे 


एकूण क्षेत्रः 


२५.९ ८ 


११५ 

गणपती मानसिंग राठोड 
जेमौसिंग दगडु चव्हाण 
नामदेव दगडु चव्हाण 
मानसिंग उदा राठोड 
लिंबाजी दगडु चव्हाण 
विश्वनाथ रामभाऊ 
शिवाजी किसन राठोड 

सुनिता विजय चव्हाण 
११६ अनिरुद्र कुंडलीक अंबूरे 

६.०७ 
नवनाथ नामदेव राठोड 
नरहरी अप्पाराव मुळे 
नामदेव भिमा राठोड 
वैजनाथ नामदेव राठोड 

कबीरदास अप्पाराव मुळे 
१०३ विजय त्रिबंक पोकळे 

४.२२ 
शंकर त्रिबंक पोकलवार 
बालाजी त्रिबंक पोकलवार 

अक्षय शंकर पोकलवार 
१०२ मोतीराम मीठू चव्हाण 

५.०० 
लालासाहेब धर्मराज काळे 
सुभाष रावसाहेब चव्हाण 
संतराम 

दत्तू चव्हाण 
विशाल लालासाहेब काळे 

अमोल लालासाहेब काळे 
१०१ अनंदीदेवी भोपालसिंह 

१४.३४ 
आत्माराम रंगनाथ चव्हाण 
उध्दव उत्तम काळे 

लाभधारक शेतक - यांची यादी- चालू 
गट नं . जमिनमालकाचे नाव क्षेत्र ( सी.सी.ए ) 

हेक्टर 
२ 
किसन टोपाजी चव्हाण 
वैजनाथ पांडुरंग पौळ 
महादेव उत्तम काळे 
यदव अश्रुबा हजारे 

५५.७० 
पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र : ६४ ९ .०० 


३.५७ 


३.६७ 


दामु लक्ष्मण राठोड 


१.७४ 


१.७३ 


१ 


लघुवितरीका क्र .७ 
१०५ ज्ञानोबा बाबासाहेब कोरडे 

विष्णू बालासाहेब कोरडे 
१०४ अर्जुन गणपत माने 

भिकूराम गणपत माने 
रमेश गणपत माने 
ज्ञानोश्वर सुभाष चव्हाण 

सुभाष रावसाहेब चव्हाण 
१११ 

बन्सी नेमा चव्हाण 
दिनकर बाबूराव अंबूरे 

महादेव हरीभाऊ फपाळ 
११२ आत्माराम रंगनाथ चव्हाण 

गणेश बाबूराव अंबूरे 
बन्सी नेमा चव्हाण 
सुभाष रावसाहेब चव्हाण 

विभीषण रामभाऊ देशमुख 
११४ किसन तेजू चव्हाण 

जेमौसिंग दगडु चव्हाण 
गुलाब 

लोभा चव्हाण 
अंबादास गोपिनाथ चव्हाण 
मुक्ताबई किसन राठोड 
उत्तम लालू चव्हाण 
विजय वसंत चव्हाण 
माणिक किसन राठोड 
जगन्नाथ पांडुरंग पौळ 
सखाराम लक्ष्मण भोसले 
भामाबाई आत्माराम अंबूरे 


३ 


१०.४४ 


एकूण क्षेत्र 


र.ब. करपे , 
कार्यकारी अभियंता 
माजलगाव पाटबंधारे विभाग 

परळी वै, जि . बीड . 


३७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम -२०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी , तथा 
भूसंपादन अधिकारी किनवट जि . नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णनगावः मौ.बोधडी ( बु) , ता.किनवट जिल्हा:- नांदेड 
अ.क्र . 

भूमापन किंवा गट क्र . क्षेत्र हे.आर. मध्ये 
०१ १७ ९ 

०.०२ 
०० हे . ०२ आर 


एकूण क्षेत्र 


३५ 
सहायक जिल्हाधिकारी , तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना कलम-११ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 

क्र .२०१९/ भूसंपादन /सिं.सा.त./ मौ . बोधडी ( बु.)/सीआर- ११. 
ज्याअर्थी, भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ-२, दिनांक १९ 
जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ( ३) च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनसाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये 
दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम 
( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 
भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव:- सिंदगी साठवण तलाव ता . किनवट जि . नांदेड बुडीत 
क्षेत्रासाठी लागणा- या अतिरिक्त tfeuhpk भूसंपादन प्रस्ताव . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णनः- जलसिंचनासाठी भूसंपादन करणे . 
समाजाला मिळणारे लाभः- जलसिंचनासाठी पायाभूत सुविधेमध्ये भर पडत 


आहे . 


अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची चार 
भूसंपादन जनतेच्या पायाभूत सुविधासाठी होत असल्याने सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक 

नाही . 


अनुसूची पाच 
प्रशासकाची नियुक्ती करणे आवश्यक नाही. 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे सहायक जिल्हाधिकारी , तथा भूसंपादन 
अधिकारी किनवट येथील कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक :- ०७/०२/२०२० 


ठिकाण : किनवट . 


अभिनव गोयल , 
सहायक जिल्हाधिकारी , तथा 
भूसंपादन अधिकारी किनवट . 


सूट देता येईल : 


परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - यांडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३७१ 


३६ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 


भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 


भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्याअर्थी 
सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) अन्वये जिल्हाधिकारी , लातूर हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
लातूर यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


२०१३ चे कलम ११ नुसार 


परिशिष्ट -१ 


संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 


शिवणी उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्रासाठी 
गावाचे नाव मौ.शिवणी खु ., रमजानपूर , उमरगा व सोनवती ता.जि. 

लातूर 
मौ . शिवणी खु ., रमजानपूर , उमरगा व सोनवती ता.जि. लातूर बुडीत 
क्षेत्र 


अधिसूचना 
क्र .२०२०/ भुसं /सिआर- ०२.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुल व 
वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस/ ११/२०१४/सिआर/ ७७/ अ-२ दिनांक १९ 
जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी 
संपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून असे अधिसुचीत केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनीक जमीनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टरपेक्षा 
कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी व कायद्यान्वये अंमलात 
आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्याअर्थी सदर अधिसुचनेअन्वये जिल्हाधिकारी , लातूर हे समुचित 
शासन आहेत . त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमीन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादीत करण्याची आवश्यता आहे किंवा आवश्यकता भासु 
शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( १) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापीत कुटुंबासाठी प्रस्तावीत 
जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


गावाचे नाव- मौ.शिवणी खु ., रमजानपूर, उमरगा व सोनवती ता.जि. 
लातूर 


अ.क्र . 


भूमापन क्र .किंवा गट क्र . 


अंदाजीत क्षेत्र ( हे.आर 

मध्ये ) 


मौ . शिवणी खुर्द ता . लातूर 


१ 


३५ पै . 


०७६ 


२ 


१४ पै . 


१.०४ 


३ 


५ पै . 


०.१४ 


४ 


८ पै . 


०.२ ९ 


आणि त्याअर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


५ 


१२ पै . 


१.७६ 


६ 


१२ पै . 


०.४० 


आणि त्याअर्थी परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


७ 


१२ पै . 


०.४० 


८ 


१२ पै . 


०५१ 


९ 


१२ पै . 


०.४० 


१० 


१२ पै . 


०.५० 


त्याअर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये असे 
जाहीर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमीनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमीनीवर कोणताही 
बोजा निर्माण करणार नाही . 


११ 


१२ पै . 


०.११ 


१२ 


१२ पै . 


०.०२ 


मौ . रमजानपूर 


१३ 


६१ पै . 


०.०७ 


मो . 


उमरगा 


१४ 


परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचीत केलेल्या जमीनीच्या मालकांने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सुट देऊ शकेल परंतू आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 


१२२ पै . 


१.२५ 


१५ 


१२३ पै . 


०.०६ 


मौ . सोनवती 


१६ 


१५० पै . 


०.०३ 


०७.७४ 


३७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट -२ 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव मौ . शिवणी उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौ . 

शिवणी खु. रमजानपूर उमरगा व सोनवती ता.जि. 

लातूर 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन मौ . शिवणी उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र 
समाजाला होणारे लाभ मौ . शिवणी खु. रमजानपूर, उमरगा व सोनवती 

ता.जि. लातूर या गावासाठी कायम स्वरूपी 
पिण्याचे पाण्यासाठी , सिंचनासाठी उपयोग होणार 
आहे . 


गावाचे नांव - 


परिशिष्ट -३ 
पुनर्वसन बाबीचे विवरण 
मौ . शिवणी उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौ . शिवणी 
खु . रमजानपूर उमरगा व सोनवती ता.जि. 

लातूर 
स.नं./ ग.न . 

क्षेत्र ( हे.आर) 


अ.क्र . 


लागु नाही 


परिशिष्ट-४ 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 

सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश) 
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५ प्र.क्र .-३/ अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप - उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी लातूर यांचे कार्यालयात निरिक्षण करता येवू शकेल. 


३७ 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र .२०१६/ भूसं/ सीआर/ ०८ दि . २८/०१/ २०२०.- ज्याअर्थी भूमीसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / 
२०१४/प्र.क्र .७७/ अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश 
" उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची ए 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही .) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 


परिशिष्ट -५ 
प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 


१ . 


२ . 


प्रशासकाचे पदनाम - लागू नाही 
प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता - लागू नाही 
ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे 


३ . 


लागु नाही. 


, 


, 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमीनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी लातूर यांचेकार्यालयात अक्षेप नोंदविता 
येईल. 


ठिकाण- लातूर , दिनांक - ३०/०१/२०२० 


( सुनिल यादव ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३७३ 


जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे. 


यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 


स्वाक्षरीत/ 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जि . उस्मानाबाद . 


अनुसूची एक 
जमिनीची वर्णन 


गांव- आंबी 


ता.भूम 


जि.उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१ 


१२५ पै 


४.२० 


२ 


१२६ 


१.१३ 


३ 


०.८१ 


४ 


१२१ पैं 
१२७ पै 
११८ पै 


१.३८ 


५ 


०.४० 


६ 


१.५० 


७ 


११७ पै 
११६ पै 
११५ पै 


०.५५ 


८ 


०.६४ 


९ 


११४ पै 


०.६६ 


१० 


०७२ 


११३ पै 
११० पै 


११ 


१.०६ 


१२ 


१११ पै 


०.४४ 


१३ 


१०२ पै 


०.४२ 


१४ 


०.८५ 


१५ 


१.५६ 


१०३ पै 
१०० पै 
९९ पै 
९ ८ पै 


१६ 


१.४४ 


१७ 


२.३२ 


९ ८ पै ( अकृषि ) 


०.२८ 


१८ 


८ ९ पै 


२.४२ 


१ ९ 


९ ० 


१.५२ 


२० 


२.३ ९ 


२१ 


८६ पै 
६ पै 
३ पै 


२.६१ 


२२ 


०.१७ 


२३ 


०.४५ 


११ पै 
१० पै 


२४ 


०.१ ९ 


२५ 


०५५ 


२२ पै 
२६ पै 


२६ 


०.४५ 


२७ 


२१ पै 


०.३१ 


२८ 


३५ पै 


०.७६ 


०.३२ 


२९ 
३० 


१.११ 


३१ 


०.६२ 


३२ 


०.५६ 


३३ 


३८ पै 
२५२ पै 
२५३ पै 
२५४ पै 
२५० पै 
२४ ९ पै 
२५५ पै 
२५९ पै 
२५८ पै 


०.७५ 


३४ 


०.४४ 


०.६६ 


३५ 
३६ 


०.६५ 


३७ 


०.७५ 


३७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


भूमापन 

किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


३८ 


२५७ पै 


१.२८ 


३ ९ 


२४१ पै 


१.११ 


४० 


२३९ पै 


१.५३ 


४१ 


२३८ पै 


१.० ९ 


४२ 


२३२ पै 


१.२० 


४३ 


२३४ पै 


१.४६ 


४४ 


२४० पै 


०.०३ 


एकुण 


४५.७४ 


स्वाक्षरीत/ 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम . 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 


अनुसूची पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत , जेजला कालवा मौ.आंबी ता.भूम 
जि.उस्मापनाबाद 


अ- प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 


लागू नाही . 


प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत , जेजला कालवा मौ.आंबी ता.भूम 
जि.उस्मापनाबादचे काम आहे . 


ब- प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 
क- ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही. 


टिप : 


समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौ आंबी येथील शेतकऱ्यांना १८७१ हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ 
होणार आहे. 


१) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 

करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासनाची 
नियुक्ती केलेली नाही . 


अनुसूची तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 


२) 


उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र .१ 
टप्पा क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत, जेजला कालवा मौ.आंबी ता.भूम जि.उस्मापनाबाद 
या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची चार 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) 


दिनांक : २८.१.२०२० 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना-१ यास 
केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक: २४ जून २०१५ अन्वये 
पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने भूसंपादन 
कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम-६ चे उप कलम -२ चे तरतुदीनुसार 
सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 


ठिकाण : भूम 


- 


स्वाक्षरीत/ 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम . 

जि . उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३७५ 


३८ 


विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

शुध्दिपत्रक 
उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यांची अधिसुचना क्रमांक २०१६/ भूसं //सिआर-०३ दिनांक २६/०३/२०१९ अन्वये महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग , औरंगाबाद दिनांक ०२.०५.२०१९ च्या पृष्ठ क्रमांक ( ४०५ ) वर प्रसिध्द झाल्याची दुरुस्ती खालील प्रमाणे वाचावी . 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत , जेजला चिंचपुर कालवा 

मौ.आनाळा ता.परंडा 
जिल्हा उस्मानाबाद 


करिता 


वाचावे 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र हे . आर 


स.नं./ ग.नं 


क्षेत्र हे . आर 


१ 


१२२ 


०.४८ 


१२२ 


०.८६ 


एकुण 


०.४८ 


०.८६ 


स्वाक्षरीत/ 
विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 

भूम . 


. 


३ ९ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १ ९ 

( ०१ ) 
२०१६/ भूसं / कक्ष-२ /सिआर -२८.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११( ०१ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र ./ ७७/ अ-२ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने 
कलम १५ च्या पोटकलम ( ०२) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले 


आहे . 


आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


३७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


गाव :- चिंचपूर ( ढगे ) 


तालुका:-भूम 


जिल्हा :- उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१ 


२ 


३ 


१ 


१४८ 


०.४ ९ 


२ 


१५६ 


०७२ 


३ 


१७३ 


०.४० 


४ 


१७२ 


०.४७ 


५ 


१७० 


०.४५ 


६ 


१६८ 


०.४६ 


७ 


२७३ 


०.५७, ०.०१ पोख 
०.१८ , ०.०१ पोख 


८ 


२७२ 


९ 


२७९ 


०.२८ 


१० 


२७८ 


०.४४, ०.०१ पोख 


११ 


२८० 


०.२ ९ 


१२ 


२८१ 


०.२७ 


१३ 


२८२ 


०.१८ 


१४ 


२८३ 


०.२५ 


१५ 


२८४ 


०.३१ 


१६ 


२८६ 


०.११ 


१७ 


२ ९ ३ 


०.२२ 


१८ 


२ ९ ४ 


०.४७ 


१ ९ 


२ ९ ५ 


०.०३ 


२० 


३२ ९ 


२१ 


३२८ 


०.१० , ०.०१ पोख 
०.११, ०.०१ पोख 
०.३० , ०.०१ पोख 
०.११, ०.०१ पोख 


२२ 


३२७ 


२३ 


३२६ 


२४ 


३१६ 


०.६० 


२५ 


३१७ 


०.१२ 


२६ 


३१८ 


०.१८ 


२७ 


३१९ 


०.२५ 


२८ 


३२० 


०.२२ 


२९ 


३१५ 


०.३१ 


३० 


३१४ 


०.२ ९ 


३१ 


१७१ 


०.२१ 


एकुण 


९ .४६ 


स्वाक्षरीत / 
( दिपा मुधोळ-मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १ ९४१ , 


३७७ 


४० 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 

भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 

चे कलम १९ ( ०१ ) 


प्रकल्पाचे नाव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( अ) अंतर्गत , गणेगांव - देवंग्रा कालवा मौ.चिंचपूर 
( ढगे ) 

ता . भूम जि.उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत , गणेगांव - देवंग्रा कालवा मौ.चिंचपूर 
( ढगे) ता . भूम जि.उस्मानाबाद अंतर्गत ५५०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र असून या 
प्रकल्पामुळे मौ.चिंचपूर ( ढगे ) ता.भुम शिवारातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ 
होणार आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ :- भूम तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचेवर्णन 
गाव - चिंचपूर ( ढगे ) तालुका- भूम जिल्हा - उस्मानाबाद 


अनुक्रमांक 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर.मध्ये ) 


किंवा गट नंबर 


०१ 


निरंक 


निरंक 


पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही , सबब माहिती निरंक 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


२०१६ / भूसं / कक्ष-२/सिआर -३१.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा 
केला आहे ) याच्या कलम ११ ( ०१ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र ./ ७७ / 
अ -२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका 
याने कलम १५ च्या पोटकलम ( ०२) अन्वये दिलेला अहवाल , 
कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता 
आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१ ) च्या तरतुदीन्वये , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन 
व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित 
केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका -याची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

दि .१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .- ३/ अ -२ नुसार उक्त 

अधिनियमाचे कलम १०- क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी 
लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : १५.०१.२०२० 
ठिकाण :- उस्मानाबाद 


( दिपा मुधोळ -मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद. 


भूम यास 


३७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


गाव :- दांडेगाव 


तालुका:-भूम 


जिल्हा :- उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१ 


२ 


३ 


१ 


१३२ 


०.८० 


२ 


१३१ 


०.२ ९ 


३ 


१३० 


०.२५ 


४ 


१२९ 


०.०६ 


५ 


१२२ 


०.०३ 


६ 


१२३ 


७ 


१२४ 


०.०३ 


८ 


११० 


०.२५ 


a 


१०६ 


०.१६ 


१० 


९ ७ 


०.२० 


११ 


९ ८ 


०.० ९ 


१२ 


९९ 


१३ 


९ ३ 


०.०६ 


१४ 


९ ४ 


०.०४ 


१५ 


९ ५ 


०.०१ 


१६ 


८८ 


०.५७ 


१७ 


८ ९ 


०.१३ 


१८ 


७ ९ 


०.६० 


१ ९ 


७७ 


०.२० 


२० 


०.११ 


90 
४३ 


२१ 


०.२२ 


२२ 


४२ 


०.२३ 


२३ 


३८ 


०.०७ 


२४ 


४१ 


०.१० 


२५ 


४० 


०.०६ 


२६ 


३ ९ 


०.०६ 


२७ 


३७ 


०.१० 


२८ 


३६ 


०.० ९ 


२ ९ 


३५ 


०.० ९ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३७ ९ 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


३० 


३४ 


०.१८ 


३१ 


१ 


०.५२ 


३२ 


५६ ९ 


०.४६ 


३३ 


५७० 


०.२५ 


३४ 


४५८ 


०.२५ 


३५ 


४५७ 


०.२५ 


३६ 


४५६ 


०.१८ 


३७ 


४५५ 


०.१३ 


३८ 


४५४ 


०.१ ९ 


३ ९ 


४५३ 


०.१० 


४० 


४५२ 


०.१० 


४१ 


४५० 


०.१० 


४२ 


४४ ९ 


०.१२ 


४३ 


४४७ 


०.०३ 


४४ 


४६० 


०.० ९ 


४५ 


४६० 


०.० ९ 


४६ 


४६० 


०.०३ 


४७ 


४६० 


०.०१ 


४८ 


४६१ 


२.१२ 


४ ९ 


४६५ 


०.५६ 


५० 


३८३ 


०.२७ 


५१ 


३८१ 


०.२२ 


५२ 


३७३ 


०.२७ 


५३ 


३७६ 


०.२७ 


५४ 


३६५ 


०.०८ 


५५ 


३६३ 


०.१४ 


५६ 


३६३ 


०.१३ 


५७ 


३६४ 


०.१८ 


५८ 


३६० 


०.१७ 


५ ९ 


३६० 


०.२ ९ 


६० 


३६० 


०.२३ 


३८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


६१ 


३६० 


०.२३ 


६२ 


४७१ 


०.७२ 


६३ 


४७२ 


०.३२ 


६४ 


४७२ 


०.३२ 


६५ 


४७३ 


०.५३ 


६६ 


४७४ 


०.५४ 


६७ 


२४ 


०.०४ 


३६२ 


०.०५ 


६८ 

६ ९ 


४७० 


०.२६ 


एकुण 


१५.९ ७ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


प्रकल्पाचे नाव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब) अंतर्गत जेजला चिंचपुर कालवा मौजे दांडेगाव 

ता . भूम जि.उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत , जेजला चिंचपुर कालवा मौजे.दांडेगाव ता . भूम 
जि.उस्मानाबाद अंतर्गत १८७१ हेक्टर सिंचन क्षेत्र असून या प्रकल्पामुळे मौ.दांडेगाव ता.भुम शिवारातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ :- भूम तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात या कालव्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव दांडेगाव तालुका- भूम 

जिल्हा - उस्मानाबाद 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

क्षेत्र ( हे.आर .मध्ये ) 
निरंक 

निरंक 
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही , सबब माहिती निरंक 


०१ 


अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ) 
दि .१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५/प्र.क्र .-३/ अ-२ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे कलम १०- क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : 

: - १५.०१.२०२० 
ठिकाण :- उस्मानाबाद 

स्वाक्षरीत/ 
( दिपा मुधोळ-मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३८१ 


४१ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र .२०१६/ भूसं / सीआर/ १३ .- ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ-२ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " 
असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची ए 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम (०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 
ठिकाण - उस्मानाबाद , 
दिनांक- २८/०१/२०२० 

स्वाक्षरीत / 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


अनुसूची एक 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१ 


२ 


३ 


१ 


४१४ 


२ 
३ 
४ 


०.८२ 
०.१ ९ 
०.१७ 


४१३ 
४१२ 
४०५ 
४०६ 
४०८ 


०.९ ० 


५ 
६ 


०.१२ 
०.११ 


७ 


८ 


०.१८ 


९ 


०.०१ 


१० 


३ ९ ५ 
३८ ९ 
३८८ 
३८७ 
३८६ 
३८१ 
३७६ 


११ 


०.०१ 
०.२६ 
०.२७ 
.०.९ ८ 


१२ 
१३ 


३८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची एक 
जमिनीची वर्णन 

ता.भूम 


गांव- राळेसांगवी 


जि.उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१ 


२ 


سه 


१४ 


१.०२ 
०.७६ 


१५ 


१६ 


०.४१ 


१७ 


१८ 


१.२ ९ 
०.०६ 
०.१७ 


१ ९ 
२० 


०.२१ 


२१ 


३७३ 
३६६ 
३६२ 
३६० 
३५२ 
३५१ 
३५० 
३४ ९ 
३४८ 
३४७ 
३४६ 
३४५ 
३४४ 
३४१ 
४०० 


०.१२ 


०.१० 


०.२३ 


०.२१ 


०.४६ 


०.१० 


२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३ ९ 
४० 


३२४ 
४६४ 
४६३ 
४६२ 
४६१ 
४६० 
५६ 
५५ 
१११ 


०.०६ 
०.४५ 
०.१५ 
०.३० 
०.५८ 
०.४५ 
०.३४ 
०.०३ 
३.७५ 


०.०७ 


०.२८ 


११२ 
११३ 
४६८ 
४६५ 


३.३७ 
२.०६ 
१.२७ 
१.६७ 


४१ 


एकुण 


२४.०१ 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत , हिवर्डा कालवा मौ.राळेसांगवी 
ता.भूम जि.उस्मापनाबाद 

प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत , हिवर्डा कालवा मौ.राळेसांगवी 
ता.भूम जि.उस्मानाबादचे काम आहे . 

समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौ.राळेसांगवी येथील येथील शेतकऱ्यांना १८७१ हे . क्षेत्रास 
सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे. 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र .१ 
टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत , हिवर्डा कालवा मौ.राळेसांगवी ता.भूम 
जि.उस्मापनाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचेविस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्यानेदिलेला 

सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ) 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना-१ यास 
केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांकः २४ जून २०१५ अन्वये 
पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने भूसंपादन 
कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम-६ चे उप कलम -२ चे तरतुदीनुसार 
सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 


लागू नाही . 


ब 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही. 
क- ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


३८३ 


टिप : १ ) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही 
व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . त्यामुळे अधिनियम ४३ 
अन्वये प्रशासनाची नियुक्ती केलेली नाही . 


सहा आठवडयाच्या आत लेखी अक्षेप या कोर्टात दाखल करावा . सदर 
जाहीर प्रगटन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून सहा आठवडयाच्या 
आत लेखी अक्षेप दाखल न केल्यास प्रकरणांत नियमानुसार मंजुरीबाबतची 
पुढील कार्यवाही करण्यात येईल . 


२) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक :- ३०/०१/२०२० 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


स्वाक्षरीत / 

(विठ्ठल उदमले ) 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) तथा 
उप विभागीय दंडाधिकारी , उमरगा . 


४३ 


ठिकाणः 

भूम , 

दिनांक : २८/०१/२०२० . 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेकडून 


. 


जाहीर प्रगटन 


स्वाक्षरीत / 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी 

भूम . 

जि . उस्मानाबाद. 


जा.क्र .२०२० / अतियात / कार्या-३/सिआर.- अतियात चौकशी कायदा 
१ ९ ५२ अन्वये दर्गा पीर खाजा मक्दुम अल्लाउद्दीन चिस्ती मौ.बुहाणपुर ता . 
अक्कलकोट बाबत विरासत मंजुर करणे प्रकरणे अर्जदार खैरुनीसा बेगम 
सय्यद अझरुद्दीन जहागीरदार (चिस्ती) रा. गुंजोटी ता.उमरगा जि . उस्मानाबाद 
व इतर ६ यांनी उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) तथा उपविभागीय अधिकारी , 
उमरगा यांचेकडे अर्ज दाखल केलेला आहे. 


४२ 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेकडून 


जाहीर प्रगटन 


जा.क्र .२०२० / अतियात/ कार्या-३/सिआर अतियात चौकशी कायदा १९ ५२ 
अन्वये दिरासत मंजुर करणे प्रकरणी अर्जदार श्री . १०८ बालतपस्वी व्दि 
तीय सांब स्वामी शिवाचार्य यांनी तहसिलदार उमरगा, यांचाकडे अर्ज दाखल 
केला होता . उपजिल्हाधिकारी( अतियात) तथा उपविभागीय अधिकारी, उमरगा 
व उपजिल्हाधिकारी ( सा.प्र .) यांचेमार्फत मा .विभागीय 

आयुक्त , औरंगाबाद 
यांचेकडे प्रस्ताव सादर केला होता . 


त्याप्रमाणी सदर प्रकण चौकशीसाठी घेण्यात आले असून 
अर्जदारानी मौ . आलुर ता.उमरगा येथील जमीन स.नं. २०४ क्षेत्र २८.०५ 
( एकर - गुंठा) स.नं .२०५ क्षेत्र २५.२२ ( एकर- गुंठा), मौ.मानेगोपाळ ता . उमरगा 
येथील जमीन स.नं. गट नं .४७/१/ २६ क्षेत्र २२.२० (एकर- गुंठा) मौ . कदेर 
ता . उमरगा येथील जमीन स.नं./ गट नं .१८७ क्षेत्र १६.१२ (एकर - गुंठा) स.नं . 
गट नं .१८८ क्षेत्र २६.०८ ( एकर - गुंठा), मौ . हराळी ता.लोहारा येथील 
जमीन स.नं./ गट नं .६ ९ क्षेत्र ८.११ ( एकर- गुंठा) इतक्या क्षेत्राच्या विरासत 
मंजुरीसाठी अर्ज दिला आहे . 

सदर जमीन ही दर्गा पीर खाजा मक्दुम अल्लाउद्दीन चिस्ती 
मौ.बुहाणपूर ता अक्कतकोट च्या नावे असून मुंन्तखन नं . ६३२,६३३ शेरेवार 
१२९ ७ फसली असल्याचे अर्जात नमुद केले आहे व विरास्त मंजुरीसाठी 
विनंती केली आहे . 


त्याअनुषंगाने मा . अपर विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांनी 
त्यांचे आदेश क्र .२०१३ / डेस्क / इनाम / सीआर-१२५ दिनांक ०४ / १०/ २०१ ९ 
रोजी विरासत कार्यवाही करण्यास १८ वर्ष इतका झालेला विलंब माफ 
केलेला असून प्रकरणांत उपविभागीय अधिकारी उमरगा यांना नियमानुसार 
निर्णय पारीत करण्याचा आदेश दिला आहे . 


त्याप्रमाणी सदर प्रकण चौकशीसाठी घेण्यात आले असून 
अर्जदारानी मौ . उमरगा येथील स.नं. ४१ ९ क्षेत्र ४ हे . ६४ आर इतक्या 
क्षेत्राच्या विरासत मंजुरीसाठी अर्जदिला आहे . सदर जमीन ही महालिंग 
स्वामी मठाच्या नावे असून हा मठ श्री . ष.ब्र.साब स्वामी शिवयोगी शिवाचार्य 
ब्रहण हिरेमठ वि.के. सलगर व आळद जि . गुलबगा (कर्नाटक राज्य ) 
असल्याचे अर्जात नमुद केले आहे व विरासत मंजुरीसाठी विनंती केली 


तेव्हा वरिल नमुद जमीनीच्या क्षेत्राप्रमाणे अर्जदार यांचे नावे 
विरासत मंजुर करणे बाबत जर कोणास काही अक्षेप असेल तर त्यांनी 
सदर जाहीर प्रगटन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासुन सहा 
आठवडयाच्या आत लेखी अक्षेप या कोटांत दाखल करावा . सदर जाहीर 
प्रगटन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून सहा आठवडयाच्या आत 
लेखी अक्षेप दाखल न केल्यास प्रकरणांत नियमानुसार मंजुरीबाबतची 
पुढील कार्यवाही करण्यात येईल . 


आहे . 


दिनांक :- ३०/०१/२०२० 


तेव्हा मौ.उमरगा येथील स.नं .४१ ९ क्षेत्र ४ हे ६४ क्षेत्राप्रमाणे 
अर्जदार यांचे नावेविरासत मंजुर करणे बाबत जर कोणास काही अक्षेप 
असेल तर त्यांनी सदर जाहीर प्रगटन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासुन 


स्वाक्षरीत / 
( विठ्ठल उदमले ) 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात) तथा 
उप विभागीय दंडाधिकारी , उमरगा. 


३८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झालेल्या आहे . 


सोमवार दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० : माघ २१ , शके १९ ४१ 


४४ 


अधिसूचना 
आयुक्त परभणी शहर महानगरपालिका यांज कडुन 
परभणी शहर महानगरपालिका , परभणी पोटनिवडणूक - २०२० 


व दि .०७/०२ / २०२० रोजी झालेल्या मतमोजणीमध्ये प्रभाग क्र .१४ -अ मधुन 
परिशिष्ट - अ रकाना क्र .४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे उमेदवारांची निवड झालेली 
आहे . निवडुन आलेल्या उमेदवारांचे नाव प्रभाग निहाय परिशिष्ट -अ प्रमाणे 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९ ४ ९ मधील अनुसूचिचे प्रकरण -१ 
निवडणूक नियम -३ ९ ( २) व राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र.रानिआ / 
मनपा २०१९ / प्र.क्र .१३ / का . ५ दिनांक ०४/०२/२०२० व पत्र क्र.रानिआ / 
मनपा-२०१८ / प्र.क्र .४४/ का .०५ दिनांक २८ / ० ९ / २०१८ मधील परिछेद १२ 
( v ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार प्रसिध्द करित आहे . 


मा.राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र , मुंबई आदेश क्र.रानिआ / 
मनपा २०१९ / प्र.क्र .१३ / का .०५ दि .०४/ ०२/ २०२० अन्वये परभणी शहर 
महानगरपालिका प्रभाग क्र .१४ - अ ची पोटनिवडणूक २०२० चा कार्यक्रम 
निश्चीत करण्यात आल्यानुसार दि .०६/०२/२०२० रोजी झालेल्या मतदानामध्ये 


परिशिष्ठ - अ 


अ . 


राखीव जागेचा तपशिल 


निवडुण आलेल्या 


उमेदवाराचा पत्ता 


प्रभाग क्रमांक 
जागा क्रमांक 


क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


१४ - अ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


खान शहेनाजबी अकबरखान 


शहागंज मजीद कालाबावर , 
परभणी 


ठिकाण : परभणी 
दिनांक : ०७/०२/२०२० 


( रमेश पवार ) 

आयुक्त , 
परभणी शहर महानगरपालिका, परभणी 


४५ 


अधिसूचना 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका पोट निवडणूक २०२० 
आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका यांज कडुन 

करीता प्रभाग क्र .१३- ड च्या मतमोजणीचा निकाल दिनांक ०७/०२/२०२० 

रोजी जाहिर करण्यात आलेला आहे . 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका पोट निवडणूक २०२० 
निवडणूक निकाल 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे अनुसूची ड प्रकरण १ 

निवडणूक नियम ३९ ( २)व मा.राज्य निवडणुक आयोग, महाराष्ट्र राज्य 
क्रमांक जा.क्र.नांवाशमनपा/निवडणूक / १००४ / २०२० नांदेड वाघाळा शहर 

मुंबई यांचेकडील आदेश क्र.रानिआ /मनपा -२०१९ / प्र.क्र .१३/ का -५ दिनांक 
महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र . १३ - ड प्रभागासाठी निवडणूक घेण्याबाबत 

०४.०१.२०२० च्या निवडणुक कार्यक्रमानुसार निवडून आलेल्या महानगरपालिका 
राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्र.रानिआ / 

सदस्यांची नावे, प्रभाग क्रमांक / जागा क्रमांक व उमेदवारांचा पत्ता आणि 
मनपा-२०१९/प्र.क्र .१३ / का -५ दिनांक ०४.०१.२०२० . अन्वये निवडणूक कार्यक्रम 

पक्ष या बाबतची माहिती मी , अरुण डोंगरे, आयुक्त ,नांदेड वाघाळा शहर 
जाहीर करण्यात आलेला होता, त्यानुसार प्रभाग क्र .१३ च्या ०१ जागेसाठी 

महानगरपालिका,नांदेड याद्वारे खालील प्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे . 
दिनांक ०६/०२/२०२० रोजी पोट निवडणूक घेण्यात आलेली आहे. 

अनुसूची 
अ.क्र प्रभाग क्र जागा क्र . निर्वाचित सदस्यांचे नांव पत्ता 

पक्ष 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ १३ 

अब्दुल गफ्फार अब्दुल सत्तार घर क्र . ९- २-३१५, बिलाल नगर , नांदेड भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


ठिकाण : नांदेड . दिनांक १०.०२.२०२० . 


अरुण डोंगरे 


आयुक्त , 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०२० : माघ , २४-३० , शके १ ९४१ , 


३८५ 


मंगळवार दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० : माघ २२ , शके १९ ४१ 


४६ 


संचालक नगर रचना यांजकडुन 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 
डि.टी.पी./नियोजन प्राधिकरण / अधिसुचना/टिपीव्ही -६ /५८८.- ज्याअर्थी, 
केंद्र शासनाच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानाची राज्यात प्रभावीपणे 
अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 
शासन निर्णय क्र . एनआरएम / २०१६ / प्र.क्र . ०१ /योजना -४ दि . १४ /०१/ 
२०१६ अन्वये निर्णय घेण्यात आला आहे . 


काही गावे अ- अधिसूचीत करुन त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ यांना विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमले आहे व शासन 
अधिसूचना क्र.टिपीएस -३०१८ / १७५६/ प्र.क्र .१५५/ २०१८/ नवि -३०,दिनांक २५ / 
०६/ २०१ ९ अन्वये सिडको अधिसूचीत क्षेत्रातील काही गांवे अ- अधिसूचीत 
करुन त्यासाठी औरंगाबाद महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांना 
विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, ग्रामविकास विभागाने या अभियानांतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रासाठी 
३ फेज मधील एकूण २० क्लस्टरबाबत ( यापुढे याचा उल्लेख उक्त गाव 
समुह असा करण्यात आला आहे .) जिल्हा परिषदांना नियोजन प्राधिकरणाचे 
अधिकार देण्याची विनंती त्यांचेकडील नस्ती क्र . NRM/ २०१७ / प्र . क्र . ९ ८ / 
योजना-९ ८ , दि . ९ / ०१/ २०१९ अन्वये नगर विकास विभागास केलेली होती; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेव्दारे नेमण्यात आलेल्या जोगेश्वरी 
क्लस्टरमधील ५ गावांचा समावेश उक्त नमूद केल्याप्रमाणे यापुर्वीच नेमण्यात 
आलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व औरंगाबाद महानगर 
प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याचेनिदर्शनास 
आले; 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने पत्र क्र.टिपीएस ३०२० / सं.क्र .०३/ २०२० / 
नवि -३०,दिनांक ०६/०१/२०२० अन्वये उक्त अधिसुचनेव्दारे नेमण्यात आलेल्या 
जोगेश्वरी क्लस्टर साठी जिल्हापरिषद , औरंगाबाद यांना प्रदान केलेल्या 
नियोजन प्राधिकरणाच्या शक्ती वापरण्यास देण्यात आलेली मान्यता रद्द 
करण्याबाबत कळविले आहे . 


आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिसूचनेव्दारे नेमण्यात आलेल्या जोगेश्वरी 
क्लस्टरमध्ये ५ गांवांसाठी वेगवेगळे विशेष नियोजन प्राधिकरण असण्याऐवजी 
पूर्वीचेच नेमलेले विशेष नियोजन प्राधिकरण कायम ठेवणे उचित राहील 
असे संचालनालयाचे मत झाले आहे; 


आणि ज्याअर्थी, ग्रामविकास विभागाच्या वर नमूद नस्तीचे अनुषंगाने 
नगर विकास विभागाने पत्र क्र . टिपीएस -१८१ ९/ अनौसं -५ / १९ / नवि-१३, दि . 
५ /०२/ २०१ ९ अन्वये संचालनालयास उक्त गाव समूहासाठी संबंधित जिल्हा 
परिषदांना नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्याबाबतची पुढील कार्यवाही 
करण्याबाबत कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र . टिपीएस 
१८१३/ ३२११/ प्र. क्र .५०८ / नवि-१३, दि . १/१२/२०१६ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
नियोजन प्राधिकरण 

म्हणून घोषित करण्याबाबत , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम -२ ( १५ ) ( सी ) अन्वये ( यापुढे 
याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा केला आहे .) जिल्हा परिषदांना 
नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्याचे 
शासनाचे अधिकार कलम -१५१ अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम -२ ( १५) ( सी ) बाबत शासनाने 
प्रदान केलेल्या अधिकारात संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य पुणे . 
यांचे आदेश क्र . डि.टी.पी./नियोजन प्राधिकरण / अधिसुचना/टिपीव्ही -६ / 
३३९ ५, दि .४/ ७/२०१९ अन्वये व आदेशासोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद 
१६ क्लस्टरकरिता संबंधित जिल्हा परिषदांना नियोजन प्राधिकरण म्हणून 
नेमण्यास मान्यता दिली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आलेला आहे ); 


त्याअर्थी संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आदेश 
क्र.डि.टी.पी./नियोजन प्राधिकरण / अधिसूचना/टिपीव्ही -६/ ३३ ९ ५, दिनांक ०४ / 
०७/ २०१९ आदेशान्वये नेमलेल्या परिशिष्ट -अ मध्ये नमूद १६ क्लस्टरपैकी 
अनुक्रमांक ६ येथील जोगेश्वरी क्लस्टर करीता जिल्हापरिषद , औरंगाबाद 
यांची कलम २( १५)( क )( १) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमलेली 
नियुक्ती रद्द करण्यात येत आहे ; 


सदरची अधिसूचना संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर 
www.dtp.maharashtra.gov.in देखील प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त परिशिष्ट - अ , अ . क्र .६ याठिकाणी जोगेश्वरी 
क्लस्टर अंतर्भूत करण्यात आले असुन या क्लस्टरमध्ये जोगेश्वरी , घाणेगांव , 
वाळूज , कसोडा व एकलहरा या गावांच्या संपूर्ण हद्दीचा समावेश आहे व 
यासाठी जिल्हापरिषद , औरंगाबाद यांनी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून 
उक्त अधिनियमाचे कलम २ (१५) ( क)( १) अन्वये नेमणूक केली आहे. 


नो.र.शेन्डे , 
संचालक , नगर रचना, 


महाराष्ट्र राज्य ,पुणे . 


आणि ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्र.टिपीएस -३०१५/ २८५/ प्र.क्र .१४७ 
अ/२०१५ / नवि -३०, दिनांक २८/०७/२०१७ अन्वये सिडको अधिसूचीत क्षेत्रातील 


३८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


४७ 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडुन 


अधिसूचना 
क्र . २०१६/ नपाप्र /कार्या-१ / कावी- ९८१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा . 
नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१० 


चे नियम ( ६) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी दिपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हाधिकारी 
उस्मानाबाद या प्रगटनाव्दारे , असे जाहीर करते की , उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 
तुळजापूर नगरपरिषदेवर सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यासाठी दिनांक 
२४/०१/२०२० रोजी आयोजीत तुळजापूर नगरपरिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण 
सभेमध्ये नगरपरिषदेच्या नावासमोर दर्शविलेले उमेदवार नामनिर्देशित करण्यात 
आले आहे . 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नांव 


नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांचे नांवे 


१ . 


तुळजापूर 


१. श्री लोंढे नानासाहेब अंबदास 


२. श्री कदम अभिजीत धनंजय 


ठिकाण : - उस्मानाबाद 


( दिपा मुधोळ- मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


दिनांक :: १०/०२/२०२० 


बुधवार दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० : माघ २३ , शके १९ ४१ 


४८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


. 


वाचा :- पोलीस अधीक्षक , परभणी यांचे कार्यालय पत्र क्र .४७९ /जिवीशा/ 
शिवजयंती उत्सव / २०२० , दि . ०७/०२/२०२० 


करीता महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम , १ ९ ४ ९ चे कलम १४२ (०१) अन्वये 
जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी 
जिल्हाधिकारी परभणी असे आदेश देतो की , परभणी जिल्ह्यातील सर्व 
मद्यविक्रीच्या अनुज्ञप्त्या सीएल -३ ( देशी दारू किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती ), 
एफएल -२ ( सीएल / एफएल/टिओडी ३ ) ( देशी /विदेशी दारु किरकोळ विक्री 
अनुज्ञप्ती), एफएल -३ ( परवाना कक्ष), व एफएल/बीआर-२ ( बीअरची सिलबंद 
बाटलीतून विक्री) दि .१ ९ /०२/ २०२० रोजी शिवजयंती उत्सव निमित्ताने मद्य 
विक्रीसाठी संपूर्णतः बंद ठेवण्याचे आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्र.बीपीए-११२०१९ / बंद/ का.अ- ज्याअर्थी परभणी जिल्ह्यात दि . १ ९ / 
०२/२०२० रोजी शिवजयंती उत्सव साजरा होणार आहे . त्याअर्थी सदर 
उत्सवाच्या काळात जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित रहावी आणि 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवून अनुचित प्रकार घडू नये या 


या आदेशाचा भंग करणाऱ्या अनुज्ञप्तीधारका विरुध्द कडक कारवाई 
करण्यात येईल याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


जिल्हाधिकारी परभणी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र . ६] गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ २४-३० , शके १९ ४१ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग 


एक - अ- औरंगाबाद 


विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


मुख्याधिकारी यांच्याकडून 


२. (१ ) उपरिनिर्दिष्ट अनुक्रमांक अ अन्वये कंधार शहराच्या मंजूर 
विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक १५ हे मटन मार्केट विस्तार म्हणून 
आरक्षित आहे , ज्याचे क्षेत्रफळ अंदाजे १८०० चौ.मी. सदरहू आरक्षण हे 
गावठाण हद्दीच्या बाहेर अहे . 


जाहिर सूचना 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम 

३७( १) अनुसार ) फेरबदल 
अ . महाराष्ट्र राज्य शासनाने कंधार शहराची विकास योजना नगर 
विकास विभागाच्या अ.क्र.टीपीएस -३२०४/ ११४७ /प्र .- १५०( ब ) २००४/ नवि -३० 
दि . १५ जुलै २००५ अन्वये मंजूर केली असून ती दि .०१ सप्टेंबर २००५ 
पासून अंमलात आलेली आहे . 


( २) तसेच गावठाणातील आरक्षण क्रमांक ३७ डिस्पेंसरी म्हणून आरक्षित 
आहे , ज्याचे क्षेत्रफळ अंदाजे ४५०० चौ.मी. आहे. सदरहू आरक्षणापासुन 
अंदाजे ४५० मीटर अंतरावर शिवाजी चौकाजवळ जिल्हा परिषदेचे रुग्णालय 
स्थित व कार्यरत आहे . 


प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना स्वतःच्या जागेवर 
घर बांधण्याची परवानगी मिळण्यासाठी लाभार्थी असलेल्या ठिकाणांचा 
अभ्यास करुन उपरिनिर्दिष्ट अनुक्रमांक ( अ) अन्वये कंधार शहराच्या मंजूर 
विकास योजनेत खालील प्रमाणे फेरबदल करणे आवश्यक झालेले आहे. 


( ३) तसेच गावठाणातील आरक्षण क्रमांक ३८ वर प्रायमरी स्कूल व 
प्लेग्राऊंड आरक्षण आहे ज्याचे क्षेत्रफळ अंदाजे ६७०० चौ.मी. आहे . 
सदरील आरक्षणापासुन २५० मीटर अंतराच्या आत आरक्षण क्रमांक ३३ व 
४५ प्रायमरी स्कूल आणि प्लेग्राऊंड म्हणून आरक्षित आहे व सद्यस्थितीत 
मोकळे आहेत . 


वरील तीनही आरक्षणामधील जागा ही गेले वीस वर्षाहुन अधिक 
काळ रहिवासी वापराखाली आहे. सदरहू तीनही आरक्षणाखालील जागेवरील 
विद्यमान निवास विकास लक्षात घेता ही आरक्षणे वगळून सदरील जागा 
रहिवासी क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. 


१. कंधार गाठवठाणच्या हद्दीत दरगापुरा येथील उत्तर भागात असलेले 
कब्रस्तान हे सार्वजनिक उपयुक्तता क्षेत्रामध्ये आहे , ज्याचे क्षेत्रफळ अंदाजे 
९ ०० चौ.मी. त्याच्या उत्तरेस व पश्चिमेस सद्यस्थितीत किल्ल्याकडे जाणारा 
९ मीटर चा विकास योजना रस्ता आहे व त्यापलिकडे गार्डनसाठी आरक्षित 
जागा, दक्षिणेस व पूर्वेस रहिवासी क्षेत्र आहे . 

सदरहू 

कब्रस्तानाची जागा 
गेले वीस वर्षाहुन अधिक काळ रहिवासी वापराखाली आहे व सदरील 
कब्रस्तान पासुन १०० मीटर अंतरावर कंधार गावठाणच्या बाहेर किल्ला 
रस्त्यावरच विद्यमान स्थितीत कब्रस्तान आहे ज्याचे क्षेत्रफळ अंदाजे ४५०० 
चौ.मी. आहे . तरी दर्गापुरा मध्ये स्थित सदरील कब्रस्तान पुर्णपणे वगळून 
ही जागा रहिवासी क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे . 


३. उपरिनिर्दिष्ट अनुक्रमांक अ अन्वये कंधार शहराच्या मंजूर विकास 
योजनेतील आरक्षण क्रमांक २८ वर हायस्कुल व प्लेग्राऊंड चे आरक्षण 
आहे , ज्याचे क्षेत्रफळ अंदाजे १२९ ०० चौ.मी. आहे . या आरक्षणाच्या पुर्वेस 
१५ मीटर चा विकास योजना रस्ता प्रस्तावित आहे व या आरक्षणाच्या 
फुलेनगर भागात ६ मीटरचा सद्यस्थित रस्ता पुर्व पश्चिम दिशेने जात आहे . 
ह्या आरक्षणाच्या मधून जाणाऱ्या ह्या ६ मीटर रस्त्याच्या दक्षिणेकडील , 


औ . भाग १ - अ -६ 


२२ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०२० : माघ , २४-३० , शके १९४१ , 


२३ 


1) Within the Gavthan region in the northern part of 

Dargapura, there lies a public space marked for 
Graveyard which has an existing Road , going to 
the Fort, on its North and West , and Residential 
area on its east and south . This area is 
approximately 900 Square Meters . This land has 
been occupied by hutments for more than 20 years . 
There is alsoanother Graveyard of approximately 
4500 Square Meters within 100 meters from this 
spot towards the Fort just outside Kandhar 
Gavthan . This land which is marked as ‘ Kabrastan ’ 
(Graveyard ) and is of area 900 square meters needs 
to be converted to Residential Zone . 


आरक्षणाचा नैऋत्य भाग , ज्याची लांबी ८४ मीटर आहे आणि ज्याचे अंदाजे 
क्षेत्रफळ ३८०० चौ.मी. आहे , यास वगळता उर्वरीत अंदाजे ९ १०० चौ.मी. 
क्षेत्र हे वीस वर्षाहून अधिक काळ रहिवासी वापराखाली आहे . या आरक्षणाच्या 
चारशे मिटर अंतरावर आरक्षण क्रमांक ३४ हायस्कूल आणि प्लेग्राऊंड 
आरक्षीले आहे , ज्याचे क्षेत्रफळ सुमारे ८५०० चौ.मी. आहे. व सद्यस्थितीत 
तेथे मोकळी जागा आहे . तरी आरक्षण क्र . २८ मधून जाणाऱ्या ६ मिटर 
रस्त्याच्या दक्षिणेकडील , आरक्षणाचा नैऋत्य भाग ज्याचे अंदाजे क्षेत्रफळ 
३८०० चौ.मी. आहे , हा आरक्षणाखाली कायम ठेवून उर्वरीत अंदाजे ९ १०० 
चौ.मी. क्षेत्रावरील निवास विकास लक्षात घेता ही जागा रहिवासी क्षेत्राखाली 
आणणे आवश्यक आहे . 

४. कंधार नगर परिषदेने ठराव क्र . ५३२ दि . २६ डिसेंबर २०१ ९ अन्वये 
मंजूर वरील प्रमाणे कंधार विकास योजने मध्ये फेरबदल महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये करण्याचे 
ठरविले आहे . 

वरील मंजूर फेरबदल दर्शविणारा मुळे तसाच फेर बदल केलेला 
भाग नकाशा कंधार नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेत 
जनतेच्या पाहणीसाठी ठेवलेला आहे . 

तरी ज्या कोणी व्यक्तीस वरील फेरबदलाबाबत सुचना अथवा हरकती 
द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही जाहिर सुचना “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन एक महिन्याचे (३० दिवसांच्या ) आत 
लेखी स्वरुपात अध्यक्ष नगर परिषद कंधारकडे द्याव्यात , म्हणजे त्याचा 
विचार नगर परिषद फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविताना 
करु शकेल. 
ठिकाण : कंधार 


2 ) ( 1) At Number is of the Development plan lies the 

reservationfor " Mutton Market Extension ". whose 
are is approximately 1800 square Meters . This area 
lies outside the Gavthan area . 


( 2 ) At number 37 of the Development plan liesthe 
reservation of Dispensary , whose area is 
approximately 4500 square meters. Within 450 
meters from this location , near ShivajiChowk, is a 
functioning District Rural Hospital. 


दिनांक ०५.०२.२०२० 


शोभाताई नळगे, 


( 3) At number 38 of the Development plan lies the 
reservation of primary plan lies the reservation of 
Primary School and Play -Ground whose area is 
approximately 6700 Square Meters. Within 250 
meters of this location lie the reservations number 
33 & 45 , both of Primary School and Play -Ground , 
measuring approximately 5300 Square meters and 
4500 square meters respectively and are vacant at 
present . 


अध्यक्षा 


नगर परिषद , कंधार 


BY PRESIDENT, 


MUNICIPAL COUNCIL , KANDHAR 


(Under Section -37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 ) 


All the above 3 lands have been occupied by 
hutments for more than 20 years . Therefore 
considering the presentresidential requirements of 
the region , all the above 3 reservationsneed to be 
cancelled entirely and the areas be converted to 
Residential Zone. 


A ) 


The Development Plan of Kandhar has been 
sanctioned by Government ofMaharashtra , Urban 
Development,Resolution No. TPS - 3204 / 1147 /CR 
150 ( B) 2004 / UD- 30 ,Dated 15 July 2005and the 
same has come into force with effect from 1 
September 2006. 


TheMunicipal Council is implementing the Pradhan 
Mantri Aawas Yojana . The Beneficiaries under this 
scheme who are desirous of constructing their homes 
on their own land need to possess their lands essentially 
in a residential zone , so as to be able of obtain a Building 
Permission therefore , after studying the locations of 
these beneficiaries, the following changes have been 
proposed ; 


3) At Number 28 of the Development Plan lies the 

reservation for High - School and Play -Ground 
whose area is approximately 12900 Square Meters. 
A proposed road of 15 meter width lies on its east 
and a 6 meter wide Existing East-West Road 
Passes through the Phulenagararea of this 
reservation . Except for a rectangular portion of 84 
meter length and of area approximately 3800 Square 
meters lying in the South -West corner of this 
reservation and to the south of the 6 meter wide 
road in Phulenagar , rest of the entire area measuring 
approximately 9100 sqm has been occupied by 
hutments and houses for more than 20 years. Also , 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ, २४-३० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


within 400 meters of this land , at Number 34 of the 
DevelopmentPlan lies another reservation for High 
School and Play -Ground , which measures 
approximately 8500 Square Meters and lies vacant 
at present. Therefore , keeping an area of 
approximately 3800 Square Meters of length 84 
meters to the south of 6 meter wide road in 
Phulenagar, the entire remaining area of 9100 
Square meters from the reservation number 28 shall 
be converted to Residential Zone . 


आणि ज्या अर्थी उक्त मंजुर विकास योजनेत सर्वेनं . ७१७/३ पै. 
जमीनीतील अंदाजे ११०९ चौ.मी. क्षेत्रामध्ये १२ मीटर रुंद विकास योजना 
रस्ता प्रस्तावित करुन तो सर्वेनं . ५३ मधुन सर्वेनं . ५० ला जोडणाऱ्या १२ 
मीटर पुर्व-पश्चिम विकास योजना रस्त्याला जोडणाऱ्या १२ मी . पुर्व-पश्चिम 
विकास योजना रस्त्याला व सर्व नं .७१७ / ३ मंजुर रेखांकनामधील १५ मीटर 
दक्षिण- उत्तर रस्त्याला जोडण्यासाठी वाढीव हद्दी च्या मंजुर विकास योजनेत 
बदल करण्याचे ठरविले आहे. 


4 ) Kandhar Municipal Council hastherefore , vide its 

Resolution No.532 dated 26 December 2019 , 
decided to effectmodification under section 37 ( 1 ) 
of Maharashtra Regional and town planning 
Act, 1966 to the Development plan of Kandhar as 
stated above . 


वरील बदल विकास योजनाच्या भाग नकाशावर लाल रंगात 
दर्शविण्यात आलेले आहेत आणि ज्याआर्थी उक्त फेरबदलाबाबत जनतेकडुन 
सुचना व हरकती मागविण्या करीता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये 
सुचना प्रसिध्दी करण्यात येत आहे . जे नागरीक ही सुचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्या पासुन एक महिन्याच्या आत त्यांच्या 
सुचना आणि हरकती लेखी स्वरुपात सादर करतील त्यांचा विचार उक्त 
प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करणेपूर्वी ही नगर परिषद 


करील . 


विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेरबदल दर्शविणारा भाग 
नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाचे 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल . 


नगर परिषद कार्यालय 


Part plan of Development plan of Kandhar showing 
the above stated modifications has been kept in the office 
of KandharMunicipal Council, Kandhar or inspection 
by public during office hours . 

Any person desirous of giving suggestions and 
objections to the above minor modifications may give 
the same in writing to Kandhar Municipal councilwithin 
a period of one month ( 30 days ) of publication of this 
notice in “ Maharashtra Government Gazette ", so as to 
enable Municipal Council to consider the same while 
submitting the proposal of minor modification to 
government for sanction . 
Place : Kandhar 


उस्मानाबाद 
दिनांक : २४/०१/२०२० . 


मकरंद शुरसेन राजेनिंबाळकर , 

अध्यक्ष 
नगर परिषद उस्मानाबाद . 


Date : 


05-02-2020 


( Shobhatai Nalge ) 

President 
Municipal Council 

Kandhar. 


BY THE PRESIDENTMUNICIPAL COUN 

CIL 


२ 
अध्यक्ष नगर परिषद उस्मानाबाद यांच्याकडुन जाहिर सुचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९ ६६ चे 

कलम ३७ 

अन्वये 

सुचना 


Under Section 37 of Maharashtra Regional and 

Town Planning Act, 1966 


जाहिर सुचना 


क्र .३२८ / नर/ उस्मानाबाद.- ज्या अर्थी उस्मानाबाद शहराची ( वाढीव 
हद्द भागाची) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 
१ ९ ६६ चे कलम ३१ ( १) अन्वये महाराष्ट्र शासनाची नगर विकास विभागाची 
अधिसुचना क्र . टी पी एस ३४१५/ ३९ ३/ प्रक्र २५३/२०१५ नवि ३० दिनांक 
० ९ /० ९/ २०१६ अन्वयेमंजुर झाली असुन ती ०४/१२/२०१६ पासुन अंमलात 
आली आहे . ( या पुढे जिचा उल्लेख उक्त विकास योजना असून ) 


No. TP /Osbad /M.C./328 /2020 .--- Whereas the Devel 
opment Plan ofOsmanabad (Extend Limit ) has been 
sanctioned by the governmentofMaharashtra in Ur 
ban Development Notification No. TPS/ 3415 /1393 / 

No.253/ 2015 / UD - 30 date 09 /09/ 2016and cameinfo 
effect form 04/12/2016. 


ज्या अर्थी उस्मानाबाद नगर परिषदेने तीचा सर्वसाधारण सभा 
ठराव क्र . ५ दिनांक ०६/०२/२०१८ अन्वये मंजुर विकास योजना ( वाढीव 
हद ) मध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये फेरबदल करावयाचे 
ठरविले आहे . 


Wheras the Osmanabadmunicipal council under its 
General Body resolution No.5 date 07/02/2018 has 
resolved to effect theModification under section 37 of 
the said Act to the said development plan ( Extended 
Limit ) 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९ , २०२० : माघ , २४-३० , शके १९ ४१ , 


२५ 


The part plan showing the proposed modifica 
tion to the said development plan is Kept Open for 
inspection ofPublic in the office of The Municipal Coun 
cil During Working days. 


And whereasMunicipal council proposed has 
12 meter D.P.Road ( Area 1109 Sqmt.Approximately) 
in Survey No.717/3 Joining 12 mtr. East- West Road 
in survey No. 50 and North - South 15 Mtr Sanction 
layoutRoad in survey No. 717/3 . 

And whereas the Notice is hereby published 
as required under section 37 of the said Act for inviting 
suggestion and objection from public on said modifi 
cation . 


Municipal Council 
Osmanabad 


Date : 24/01/2020 . 


Those persons who will give their suggestion 
and objection in writing to the council within one month 
from the publication of this notice in Maharashtra Gov 
ernmentGazate will be considered by the council be 
fore submitting the said proposal to Government for 
sanction . 


(Makrand Shursen Rajenimbalkar ) 

President 
Municipal Council Osmanabad 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


